RNI No. MAHBIL / 2009 / 35529 

सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी 

वर्ष ८ , अंक २४ ] 

गुरुवार ते बुधवार , जून १६ - २२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ - आषाढ १ , शके १ ९ ४४ 

[ पृष्ठे ४० किंमत रुपये : १४.०० 

प्राधिकृत प्रकाशन 

शासकीय अधिसूचना , नेमणुका इत्यादी 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , कल्याण तालुका , कल्याण यांजकडून 
अंशतः बदलाचे आदेश 

क्रमांक उपनि / कल्याण / बी -१ / नियम ८ ९ ( १७ ) / कहोक ग्रा / ४०६ / सन २०२२. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व त्याखालील 
नियम , १ ९ ६१ चे नियम ८ ९ ( १७ ) मधील तरतूदीनुसार मला प्राप्त अधिकारानुसार मी , प्रियंका गाडीलकर , उप निबंधक , सहकारी संस्था , कल्याण , 
ता . कल्याण , जि . ठाणे , कल्याण सेंट्रल को - ऑप . होलसेल कन्झुमर्स स्टोअर्स लि . , कल्याण , ता . कल्याण , जि . ठाणे नोंदणी क्रमांक टिएनए / 
सीओएन / १०६ / १ ९ ६३ , दिनांक ९ ऑक्टोबर १ ९ ६३ या संस्थेवर शासकीय अभिहस्तांकिती म्हणून नियुक्तीचे दिनांक ११ सप्टेंबर २०१ ९ रोजीच्या 
आदेशात अंशतः बदल करून श्रीमती प्रियंका गाडीलकर , उप निबंधक , सहकारी संस्था , कल्याण , ता . कल्याण , जि . ठाणे यांचेऐवजी श्री . एस . एस . 
राठोड , लेखापरीक्षक श्रेणी - २ अधिन विशेष लेखापरीक्षक वर्ग - २ , सहकारी संस्था ( पणन ) , ठाणे यांची सदर संस्थेची लक्षात न येण्यासारखी 
मालमत्ता / येणीदेणी व लक्षात न येण्यासारखी दाव्याबाबतची कार्यवाही करण्यासाठी शासकीय अभिहस्तांकिती म्हणून नियुक्ती करीत आहे . 
सदरचा आदेश आज दिनांक ५ मे २०२२ रोजी माझे स्वाक्षरी व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला आहे . 

प्रियंका गाडीलकर , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
कल्याण तालुका , कल्याण . 

भाग एक ( को.वि.पु. ) – १ 


२ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून १६ - २२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ - आषाढ १ , शके १ ९ ४४ 

सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांजकडून 
आदेश 

क्रमांक ना.बँका / १ - सआ / भंडारी को - ऑप . बँक / का.क .१५६ / २०२२ / ८६१ - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी , शैलेश कोतमिरे , अपर निबंधक ( प्रशासन ) , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , 
या आदेशान्वये भंडारी को- ऑप . बँक लि . , मुंबई ( अवसायनात ) या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी 
कलम १०१ , कलम १०५ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतूदीनूसार खालील अटीस अधीन राहून या 
आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२३ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे . 

अ . क्र . 

कार्यक्षेत्र जिल्हे 

अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचे नाव 
( २ ) 

अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 

( १ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 

१ . 

सौ . शुभांगी संतोष हिर्लेकर 

वसुली अधिकारी 

मुंबई व ठाणे 

श्री . सुबोध जगन्नाथ सुर्वे 

वसुली अधिकारी 

रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग 

श्री . नझीम विराणी 

वसुली अधिकारी 

मुंबई , ठाणे , रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग 

अटी .. 

१. वसूली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतूदीनुसार कर्ज वसूलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसूली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतूदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न 
केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करुन आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त वसूली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 
३. वसूली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमीत केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहीत नमुन्यात 
कर्ज वसूलीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , मुंबई - १ यांना सादर करावी . 

४. बसूली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

६ . 

शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण १५०४ / प्र . क्र . २३ ९ १ / १५ स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसूली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

66 

७. वसूली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ” “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट ” या 
शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसूली अधिका यांनी त्यांच्या नावापुढे वसूली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) असे लिहावे . 

८. वसूली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी , भंडारी को- ऑप . बँक लि . , मुंबई 
( अवसायनात ) असा फलक लावता येईल . 

" " 

९ . वसूली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य 
बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देवून परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही 
करावी . 


२ . 


३ . 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून १६ - २२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ - आषाढ १ , शके १ ९ ४४ 
१०. वसूली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसूली दाखल्यानूसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील 
नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही 
रक्कम वसूल करता येणार नाही . 

११. या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सुचनांचे वसूली अधिकारी यांनी तंतोतत पालन करावे . बँकेचे 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसूली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे 

घ्यावा . 

१२. वसूली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद 

करावा . 

१३. वसूली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद 
करावा . वसूल अधिकारी यांनी नोटीसा बजावताना नोटीसीमध्ये त्यांचे नाव , पदनाम व भ्रमणदुरध्वनी क्रमांक नमूद करणे आवश्यक आहे . 

शैलेश कोतमिरे , 
अपर निबंधक ( प्रशासन ) , 

पुणे , 

दिनांक १८ एप्रिल २०२२ . 

सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 

भाग एक ( को . वि . पु . ) - १ अ 


m 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून १६ - २२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ - आषाढ १ , शके १ ९ ४४ 
जिल्हाधिकारी व जिल्हादंडाधिकारी कार्यालय , रायगड अलिबाग यांजकडून 
अधिसूचना 

- 

क्रमांक मशा / जमीन / अ -०३ / शा.ज. / म्हसळा / २८२३८ / २०२२. – म्हसळा नगरपंचायत , ता . म्हसळा , जि . रायगड कडील सर्वसाधारण 
सभा ठराव क्रमांक २० , दिनांक १० मार्च २०२२ विचारात घेता , महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ , मधील 
कलम २५३ मधील , पोट - कलम ( १ ) अन्वये , प्राप्त शक्तीन्वये मी , डॉ . महेंद्र कल्याणकर , जिल्हाधिकारी , रायगड , जी अधिसूचना काढण्याचे 
योजित आहे , त्या अधिसुचनेचा पुढील मसुदा उक्त कलम २५३ मधील , पोट - कलम ( १ ) अन्वये , आवश्यक असल्याप्रमाणे तिचा परिणाम होण्याचा 
संभव असलेल्या सर्व नागरीकांच्या माहितीसाठी याद्वारे प्रसिद्ध करण्यात येत आहे . 

अधिसुचनेचा मसुदा 

म्हसळा नगरपंचायत , ता . म्हसळा , जि . रायगड कडील सर्वसाधारण सभा ठराव क्रमांक २० , दिनांक १० मार्च २०२२ विचारात घेता , महाराष्ट्र 
नगरपरिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ मधील कलम २५३ मधील , पोट - कलम ( १ ) अन्वये , प्राप्त शक्तीन्वये , 
मी , डॉ . महेंद्र कल्याणकर , जिल्हाधिकारी , रायगड , याद्वारे दिनांक ३१ मे २०२२ पासून रायगड जिल्ह्यातील म्हसळा तालुक्यातील म्हसळा गावातील 
खालील वर्णनाच्या जमीनीचे ० - ९६-४० हे . आर . क्षेत्रापैकी सावर रस्त्यासाठी संपादित क्षेत्र ०-०६-०० हे . आर . म्हसळा - माणगाव रस्त्यासाठी क्षेत्र 
०-१४-०० हे.आर , स्मशानभूमीसाठी वापरात असलेले माणगाव - म्हसळा रस्त्याच्या दक्षिणेकडील क्षेत्र ०-१३-५० हे . आर . ( अंदाजित ) , स्मशानभूमीसाठी 
वापरात असलेले माणगाव - म्हसळा रस्त्याच्या उत्तरेकडील क्षेत्र ०-१३-५० हे . आर . ( अंदाजित ) , अतिक्रमित क्षेत्र ० - ०६ - ०० हे . आर . असे एकूण 
०-५३-०० हे . आर . वापरात असलेले क्षेत्र वगळून उर्वरित ०-४३ - ४० हे . आर . क्षेत्राचा मसणवटा म्हणून असलेला वापर बंद करण्यात येत आहे . 

अधिसुचीत जमिनीचे वर्णन 

अ.क्र . 

गाव व तालुका 

स.नं. / हि.नं . 

एकूण क्षेत्र ( हे . आर . ) 

वापर बंद क्षेत्र ( हे . आर . ) 

१ 

म्हसळा , ता . म्हसळा , जि . रायगड 

१७/१ 

० - ९६-४० 

०-४३-४० 

१ . 

उक्त विनिर्दिष्ट दिनांकापासून खालील नमूद ०-४३-४० हे . आर . क्षेत्रात कोणतेही प्रेत पुरील किंवा त्याची अन्यथा विल्हेवाट लावील 
त्यास , अपराध सिद्ध झालेनंतर दोन हजार पाचशे रुपयापर्यंत असू शकेल इतक्या दंडाची शिक्षा होईल . 

डॉ . महेंद्र कल्याणकर , 

अलिबाग , 

जिल्हाधिकारी , रायगड . 

दिनांक ३१ मे २०२२ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून १६ - २२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ - आषाढ १ , शके १ ९ ४४ 

BY THE COLLECTOR AND DISTRICT MAGISTRATE , RAIGAD 
NOTIFICATION 

No. R.B./Land/A-03/Land Mhasala /2022.- In view of Resolution No. 20 passed in General 
Meeting of Mhasla Municipal Council held on 10th March 2022 and as per powers conferred under 
provisions of sub - section ( 1 ) of section 253 of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar 
Panchayats and Industrial Townships Act , 1965 ; I , Dr. Mahendra Kalyankar , Collector , Raigad ; 
do hereby publish the following format of notification which is proposed to be issued under sub 
section ( 1 ) of section 253 of the said Act of 1965 , for information of all persons who may be affected . 
by it . 

DRAFT NOTIFICATION 

In view of Resolution No. 20 passed in General Meeting of Mhasla Municipal Council held on 
10th March 2022 and as per powers conferred under provisions of sub - section ( 1 ) of section 253 of 
the Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial Townships Act , 1965 ; 
I , Dr. Mahendra Kalyankar , Collector , Raigad , do hereby cease the use of remaining 0.43.40 H.R. 
area of land from date 31st May 2022 , for the purpose of Cremation , out of following described 
land having total area admeasuring 0.96.40 H.R. situating at village Mhasla , Taluka Mhasla , Dist . 
Raigad ; excluding therefrom area admeasuring 0.06.00 H.R. acquired for Savar road , area 
admeasuring 0.14.00 H.R. acquired for Mhasla - Mangaon Highway , area admeasuring 0.13.50 
H.R. ( Approximately ) situating at southern side of Mhasla - Mangaon road used for cremation ground , 
area admeasuring 0.13.50 H.R. ( Approximately ) situating at northern side of Mhasla - Mangaon 
road used for cremation ground and an encroached area of 0.06.00 H.R. 

DESCRIPTION OF NOTIFIED LAND 

Sr. No. 

Village and Taluka 

Total Area 

Survey No./ 
Hissa No. 

( H.R. ) 

Area ceased to 
be used ( H.R. ) 
0-43-40 

1 

17/1 

0-96-40 

Mhasala , Tal . Mhasala , 
Dist . Raigad . 

1. After above mentioned date , any person if burries or otherwise disposes off any dead 
body in said 0.43.40 H. R. area of land , shall be punished and liable for payment of fine of amount 
upto Rupees 2,500 ( Rupees Two Thousand Five Hundred ) after proof of committal of said offence . 

DR . MAHENDRA KALYANKAR , 
Collector , Raigad . 

Alibag , 

Date 31st May 2022 . 


६ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून १६ - २२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ - आषाढ १ , शके १ ९ ४४ 

BY THE COMMISSIONER OF POLICE , THANE 
ORDER U / S 144 OF CRIMINAL PROCEDURE CODE 
O.W.No.CP / S.B. / NAXAL / ATC / 03 / 2022.— WHEREAS , information has been received that due 
to the situation prevailing in the areas of Police Station under the control of Commissioner of 
Police , Thane , it is apprehended that terrorist / anti social elements may seek hide - out in the 
residential area , and / or misuse internet facility or other facilities in cyber cafe , and / or misuse 
SIM cards sold by retailers , and / or misuse second - hand vehicles or automobiles sold by dealers in 
the area of Thane Commissionerate and there is every likelihood of breach of peace and disturbance 
of public tranquility causing grave danger to human life and safety as well as injury to the public 
property . 

AND THEREFORE , I , Dr. Sudhakar Pathare , Deputy Police Commissioner , Special Branch , 
Thane City , in exercise powers conferred upon me by The Commissioner of Police , Thane vide his 
office order no .. OW No. CP / SB / ORDERS / 87 / 2022 , Dt . 7th April 2022 under Section 144 of Code of 
Criminal Procedure , 1973 ( No.2 of 1974 ) do hereby order that ; 

1. No landlord , owner / person in charge of the property , falling under the jurisdiction of 
area in Police Station controlled by Commissioner of Police , Thane City , shall lease / rent out any 
accommodation to any person unless he has furnished the particulars of such tenant of that 
property viz . flat , room , bungalow , etc. to the concerned Police Station . No landlord / owner / person 
in charge of the property falling under the jurisdiction of area in Police Station controlled by 
Commissioner of Police , Thane City Shall lease / rent out any accommodation / property to any person 
unless or until lessee submits the identity proof . 

2. All persons who intend to take accommodation on rent shall inform in writing in this 
regard to the Senior Police Inspector concerned in whose jurisdiction the premises falls . The 
persons dealing in property business ( i.e Brokers , Estate Agents etc. ) shall also inform in writing 
to the Senior Police Inspector concerned in whose jurisdiction the premises falls about the 
particulars of the said tenant ( s ) . 

3. If the person to whom the accommodation is let / sublet / rent out is Foreigner then the 
owner and the Foreigner shall furnish his / her Name , Nationality , Passport details i.e place and 
date of issue , validity , Visa details i.e Visa No. , category , place and date of issue , validity , whether 
he / she is registered if so , Registration place and No. and reason for stay in city . 

4. Cyber Cafe owners / proprietors / operators shall not allow any person to use internet facility 
or other facility in the Cyber Cafe unless or until the person wishing to utilize facility submit the 
identity proof , prescribed in the Cyber Cafe rules and regulation and also follow the rules and 
regulation precisely . Cyber Cafe owners / proprietors / operators shall maintain a register 
mentioning details of name , address , date and time of all those visiting the Cyber Cafe with their 
Identity proof . Also suspected activities shall be brought to the notice of Police Station in charge . 

5. SIM Card retailers shall maintain the following records at their end ; 

( a ) The retailer shall strictly follow the guidelines issued by DOT ( Department of Tele 
communication ) and comply to the KYC guidelines while conducting the business of sale of 
prepaid or post - paid SIM cards . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून १६ - २२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ - आषाढ १ , शके १ ९ ४४ 

( b ) Details of SIM cards sold shall be maintained in a proper register mentioning details 
of name , address - proof and photo identity proof . This register , whenever called for verification 
shall be made available to the Law Enforcement Authorities . 

6. Dealers of second hand cars automobiles shall maintain a list of all Persons from whom 
they purchase / sell the cars / automobiles along with address proof and details of vehicles purchased / 
sold such as chassis number , engine number , R.T.O , registration number etc. 

7. This order shall come into force w.e.f. 30th May 2022 to 28th July 2022 ( both days inclusive ) 
Any person contravening this order shall be prosecuted under section 188 of Indian Penal 
Code , 1860 . 

Since the Notice , due to the shortage of time , cannot be served individually to all concerned , 
the order is hereby passed ex - party . It shall be published for information of public through press , 
by affixing the copies on the Notice Boards of office of Sr. PIs , ACSP , D.Cs.P. and the copies to be 
furnished to all , i.e. TMC , KDMC , Bhiwandi - Nizampur Municipal Corp. , Ulhasnagar Municipal 
Corp. , Ambernath and Badlapur Nagarpalika Offices in Thane Commissionerate and by affixing 
the copies at conspicuous place in the locality . Officers will also promulgate this order as per 
provision of Section 163 of Maharashtra Police Act . 

DR . SUDHAKAR PATHARE , 
Deputy Police Commissioner , 

Thane , 

dated the 27th May 2022 . 

Special Branch , Thane City 

For Commissioner of Police , Thane . 


l 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून १६ - २२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ - आषाढ १ , शके १ ९ ४४ 

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE , BRIHAN MUMBAI 

Order 

No. CP / XI ( 6 ) /A.P./701 ( 06 ) /2022.- WHEREAS , based on the information received from various 
sources , it is apprehended that there is Tikelihood of breach of peace and disturbance of public 
tranquility and also there is grave danger to human lives and loss of properties . On that account , 
it is considered expedient to issue prohibitory order for restricting movement and unlawful 
assembly of five or more persons for prevention of breach of peace , disturbance to public tranquility 
and danger to human lives and loss of properties and to prevent any kind of riot or affray in the 
areas under the control of Commissioner of Police , Brihan Mumbai . 

NOW , THEREFORE , I , Sanjay Latkar , Dy . Commissioner of Police ( Operations ) , Briban 
Mumbai in exercise of the powers conferred upon me by sub - section ( 3 ) of section 37 read with sub 
section ( 2 ) of section 10 of the Maharashtra Police Act , 1951 ( Mah . Act XXII of 1951 ) , do hereby 
prohibit , for the period commencing from 00-01 hours on 11th June 2022 and ending at 24-00 
hours on 10th July 2022 throughout the City of Brihan Mumbai , 

( i ) Any assembly of five or more persons , 

( ii ) Any procession of any persons and 

( iii ) Any use of loudspeakers , amplifying instruments , musical band and bursting of crackers 
in any procession by the assembly . 

The prohibition contained in the order is exempted for : 

( a ) Marriage cerermony and matrimonial functions etc. 

( b ) Funeral assemblies and procession on way to crematoriums / burial places . 

( c ) Statutory meeting of Companies , clubs , Co - operative Societies , other societies and 
associations . 

( d ) Social gathering and meeting of clubs , Co - operative Societies , other societies and 
associations to transact their normal business . 

( e ) Assemblies in or around Cinema houses , theatres or any place of public amusement for 
the purpose of watching films , dramas or performances as the case may be . 

( f ) Assemblies in or around courts of law and offices of the Government and local bodies in 
discharge of Governmental or Semi - Governmental functions : 

( g ) Assemblies in or around Schools , Colleges and other educational institutions for academic 
activities . 

( h ) Assemblies in factories , shops , and establishments for normal trade , business and callings 
( i ) Such other assemblies and the processions as may be permitted by Zonal Deputy 
Commissioners of Police , Brihan Mumbai and their supervisory officers . 

Not withstanding the expiration of this order after the period here in above mentioned . 
( a ) Any investigation or legal proceeding may be instituted , continued or enforced . 

( b ) Any penalty , forfeiture of punishments incurred in respect of any contravention of this 
Order may be imposed as if this order had not expired . 

I further direct that this order will be published and promulgated in Brihan Mumbai by 
affixing copies thereof , in conspicuous part of public places , courts , Govt . Offices and by proclaiming 
the same through loudspeakers or megaphones as well as publishing through media of whatever 
form available . 

Given under my hand & Seal on 3rd June , 2022 . 

SANJAY LATKAR , 

Dy . Commissioner of Police ( Operations ) , 
and Executive Magistrate , 
Greater Mumbai . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून १६ - २२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ - आषाढ १ , शके १ ९ ४४ 
९ 

BY THE COMMISSIONER OF POLICE , GREATER MUMBAI 

Order 

No. CP / XI ( 6 ) / 2266 / ( 06 ) /2022.— WHEREAS , it is likely that terrorist / anti - national elements 
might make use of drones , remote controlled micro - light aircrafts , para - gliders in their attacks 
and thereby target VVIPs , endangering the life of public at large , destroy public property and 
cause disturbance to law and order in the Brihanmumbai Police Commissionerate area ; 

2. WHEREAS it has become necessary that certain restrictions should be put on the activities 
of such elements across the Brihanmumbai Police Commissionerate to prevent probable sabotages 
through such drones , remote controlled micro - light aircrafts , para - gliders , for which some 
preventive and proactive measures needed be taken to prevent the same ; 

3. THEREFORE , I , Sanjay Latkar , Dy . Commissioner of Police ( Operations ) , Brihanmumbai 
and Executive Magistrate , vide powers conferred upon me under section 144 of the Criminal 
Procedure Code , 1973 ( Act II of 1974 ) , do hereby order that no flying activities of drone , remote 
controlled micro - light aircrafts , para - gliders , Para Motors , Hang gliders , Hot air balloons , Private 
Helicopters , etc. shall be allowed in the jurisdiction of Brihanmumbai Police Commissionerate 
for the period of next 30 Days , i.e. from 11th June 2022 to 10th July 2022 except for aerial surveillance 
by Mumbai Police or by specific permission in writing by Dy . Commissioner of Police ( Operations ) 
Brihanmumbai . 

4. This order shall remain in force with effect 00-01 hrs . of 11th June 2022 till 24-00 hrs . of 
10th July 2022 unless withdrawn earlier . 

5. Any person contravening this order shall be punishable under Section 188 of the Indian 
Penal Code , 1860 . 

6. As the notice cannot be served individually to all concerned , the order is hereby passed 
ex - parte . It shall be published for the information of public , through press and by affixing copies 
on the Notice Boards of the police stations , Divisional ACSP , Zonal DCSP , Municipal Ward offices , 
and by affixing copies at Tahsil and Ward offices . 

Given under my hand and seal on the 3rd day of the June , 2022 . 

SANJAY LATKAR , 

Dy . Commissioner of Police ( Operations ) , 
and Executive Magistrate 
Greater Mumbai . 

भाग एक ( को.वि.पु. ) – २ 


१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून १६ - २२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ - आषाढ १ , शके १ ९ ४४ 

नगर विकास विभाग 

मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ३० मे २०२२ 

अधिसूचना 

महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ . 

— 

क्रमांक टिपीबी -४३२१ / ३०७ / प्र.क्र .१५४ / २०२१ / नवि -११ . ज्याअर्थी , नगर रचना योजना बॉम्बे सिटी क्र . IV ( माहिम एरिया ) ( मूळ ) 
शासनाने मंजूर केली असून ती दिनांक १५ ऑगस्ट १ ९ ६३ पासून अंमलात आली आहे आणि ज्याअर्थी , नगर रचना योजना बॉम्बे सिटी क्र . IV 
( माहिम एरिया ) ( प्रथम फेरबदल ) ( अंतिम ) ही शासनाने मंजूर केलेली असून ती दिनांक १ मे १ ९ ७७ पासून अंमलात आलेली आहे ( यापुढे याचा 
उल्लेख “ उक्त नगर रचना योजना ” असा करण्यात आला आहे ) ; 

66 

66 

66 

आणि ज्याअर्थी , बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने ( यापुढे याचा उल्लेख “ उक्त महानगरपालिका ” असा करण्यात आला आहे ) दिनांक १२ जुलै 
२०२१ रोजीचे पत्राद्वारे ( यापुढे याचा उल्लेख “ उक्त पत्र ” असा करण्यात आला आहे ) शासनास असे कळविले आहे की , जमीन मालकांचे 
वास्तुविशारद यांचे दिनांक ७ सप्टेंबर २०२० रोजीचे पत्र उक्त महानगरपालिकेस प्राप्त झाले असून सदर पत्रामध्ये “ अंतिम भूखंड क्र . ६०२ ए " व 
अंतिम भूखंड क्र . ६०२ बी ” च्या प्रत्यक्ष जागेवरील सिमा व न.र. योजना नकाशानुसारच्या सिमा यांचेमध्ये तफावत असल्याने सदर भूखंडाच्या 
सिमांची प्रत्यक्ष जागेवरील स्थितीनुसार पुनर्रचना करण्याबाबत महापालिकेस विनंती केली आहे 
; 

66 

66 

आणि ज्याअर्थी , उक्त पत्रामध्ये असे नमूद करण्यात आले आहे की , प्रस्तुत प्रकरणी उक्त महानगरपालिकेच्या विनंतीच्या अनुषंगाने 
अधीक्षक , नगर भूमापन व भूमिअभिलेख ( मुंबई शहर ) ( यापुढे याचा उल्लेख “ एस . एल . आर . ( मुंबई शहर ) ” असा करण्यात आला आहे ) यांनी 
अं.भू.क्र .६०२ ए ” व “ अं . भू.क्र .६०२ बी ” या भूखंडांकरिता जागेवर प्रत्यक्षात मोजणी करून त्यानुसार मोजणी नकाशा व मोजणीनुसारचे क्षेत्रफळ 
याबाबत दिनांक १२ फेब्रुवारी २०२१ रोजीचे पत्रान्वये उक्त महानगरपालिकेस कळविले आहे ; 

66 

आणि ज्याअर्थी , उक्त महापालिकेचे उक्त पत्रात पुढे असे नमूद केले आहे की , एस . एल . आर . ( मुंबई शहर ) यांनी सादर केलेल्या मोजणी 
नकाशानुसार अं.भू.क्र . ६०२ ए व अं.भू.क्र . ६०२ बी यांचे प्रत्यक्ष मोजणीनुसारचे क्षेत्रफळ व न.र. योजनेच्या फॉर्म - बी नुसारचे क्षेत्रफळ हे सारखेच 
आहे . तथापि , न.र. योजनेच्या नकाशामध्ये दर्शविण्यात आलेल्या सीमा व एस . एल . आर . ( मुंबई शहर ) यांनी सादर केलेल्या मोजणी नकाशावरील 
सीमांच्या हद्दीमध्ये तफावत आहे ; तसेच , मूळ योजनेनुसार अं . भू.क्र .६०२ मध्ये समाविष्ट असलेले काही क्षेत्र हे न . र . योजना ( प्रथम फेरबदल ) ( अंतिम ) 
मध्ये अं.भू.क्र .६०३ मध्ये दर्शविण्यात आले आहे . तथापि , मुळ योजनेनुसारचे नकाशा व क्षेत्रफळ विचारात घेता , सदर क्षेत्र हे अं . भू.क्र . ६०२ बी या 
भूखंडाचाच भाग असल्याचे स्पष्ट होत आहे . अं.भू.क्र .६०२ बी च्या सीमांची उक्त पत्रासोबतचे नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे पुनर्रचना करण्याचे 
प्रस्तावित असून , त्यानुसार अं.भू.क्र . ६०३ चे सीमांमध्ये पुनर्रचना होणार असून सदर सीमा मंजूर मूळ योजनेप्रमाणेच दर्शविण्याचे प्रस्तावित आहे . 
प्रस्तावित पुनर्रचनेनुसार अं . भू.क्र . ६०३ च्या क्षेत्रफळामध्ये कोणताही बदल होत नाही आहे ; 

66 

आणि ज्याअर्थी , उक्त पत्रात पुढे असे नमूद केले आहे की , एस . एल . आर . ( मुंबई शहर ) यांनी सादर केलेल्या मोजणी नकाशानुसार , 
अं.भू.क्र . ६०२ ए ” व “ अं.भू.क्र . ६०२ बी ” यांचे सीमांचे प्रस्तावित पुनर्रचनेनुसार सदर भूखंडांचे क्षेत्रफळात कोणताही बदल होत नाही आहे 
तसेच टोटल स्टेशन सर्व्हे व मुळ योजनेनुसारचे सदर भूखंडांचे क्षेत्रफळ विचारात घेता , “ अं . भू.क्र . ६०२ ए ” व “ अं.भू.क्र . ६०२ बी ” यांच्या 
प्रस्तावित पुनर्रचनेनुसारच्या सिमा योग्य असल्याचे दिसून येते 
; 

66 

आणि ज्याअर्थी , उक्त महानगरपालिकेने उक्त पत्राद्वारे अं . भू.क्र . ६०२ ए , अं . भू.क्र . ६०२ बी व अं.भू.क्र . ६०३ यांचे सीमांची पुनर्रचना 
करण्याबाबत उक्त नगर रचना योजनेत किरकोळ सुधारणा करण्याबाबत विनंती केली असून , महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ 
चे कलम ९ १ ( २ ) अन्वये उक्त नगर रचना योजनेमध्ये फेरबदलासाठी निदेश देणेची शासनास विनंती केलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , उपरोक्त नमूद वस्तुस्थिती आणि उक्त महानगरपालिकेने केलेली विनंती विचारात घेता , उक्त नगर रचना योजनेत बदल 
करणे आवश्यक होत असून , सदर बदल हा व्यापक बदल नाही . 

आणि त्याअर्थी , महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ९ १ चे पोट कलम ( २ ) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार राज्य 
शासन उक्त महानगरपालिकेस , नगर रचना योजना बॉम्बे सिटी क्र . IV ( माहिम एरिया ) ( प्रथम फेरबदल ) ( अंतिम ) मध्ये खालील बाबींसंदर्भात 
फेरबदल करणेसाठी प्राधिकृत करीत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक 

कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून १६ - २२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ - आषाढ १ , शके १ ९ ४४ 
११ 
( १ ) अं.भू.क्र . ६०२ ए , अं.भू.क्र . ६०२ बी व अं.भू.क्र . ६०३ यांचे सीमांची पुनर्रचना उक्त पत्रासोबतचे नकाशामध्ये दर्शविल्यानुसार व खालील 
तक्यात नमूद केल्याप्रमाणे करण्यात यावी . 

प्रस्तावित पुनर्रचनेप्रमाणे सीमांचे स्थान 

अंतिम 
भूखंड क्र . 
( १ ) 

न . र . योजना बॉम्बे सिटी क्र . IV ( माहिम एरिया ) 
( प्रथम फेरबदल ) ( अंतिम ) नुसार सीमांचे स्थान 
( २ ) 

( ३ ) 

६०२ ए 

A - B - C - D - E - F - G - H - I - A 

A - B- C - D ' - J - A 

६०२ बी 

D - D ’ - K - L - M - N - T - S - O - I - H - G - F - E - D 

D ’ - K - L - M - N - P - Q - T - S - O - J - D ' 
T - Q - R - S - T 

६०३ 

N - P - Q - R - S - T - N 

( २ ) वरील निदेशानुसार उक्त महानगरपालिकेने कलम ९ १ ( २ ) मध्ये विहीत केलेप्रमाणे फेरबदलाचा मसुदा तयार करुन या अधिसूचनेच्या 
दिनांकापासून सहा महिन्याचे मुदतीमध्ये शासनाचे राजपत्रात प्रसिद्ध करावा . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

निर्मलकुमार चौधरी , 
शासनाचे अवर सचिव . 

भाग एक ( को.वि.पु. ) – २ अ 


१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून १६ - २२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ - आषाढ १ , शके १ ९ ४४ 

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 30th May 2022 . 

NOTIFICATION 

MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT , 1966 . 

No. TPB - 4321 / 307 / CR - 154 / 2021 / UD - 11.— Whereas , the Town Planning Scheme Bombay City 
No.IV ( Mahim Area ) ( Principal ) has been sanctioned by the Government and came into force with 
effect from 15th August 1963 and whereas , Town Planning Scheme Bombay City No.IV ( Mahim 
Area ) ( 1st variation ) ( Final ) has been sanctioned by the Government and came into force with 
effect from 1st May 1977. ( hereinafter referred to as " the said Scheme " ) ; 

And whereas , Municipal Corporation of Greater Mumbai ( hereinafter referred to as “ the 
said Corporation " ) vide its letter dated 12th July 2021 ( hereinafter referred to as " said letter " ) 
has informed that the said Corporation has received letter dated 7th September 2020 from architect 
of the land owner wherein it is informed that the plot boundaries of F.P. No. 602A and 602B are 
varying comparing to the boundaries as per T.P.S. plan . and thereby requested the said corporation 
for reconstitution of the plot boundaries in T.P. Scheme as per actual site condition ; 

And whereas , it is stated in the said letter that on the request of the said corporation the 
City Survey Officer , Mumbai has carried out the measurements of F.P. No. 602A and 602B and 
forwarded measurement plan and area statements vide his letter dated 12th February 2021 to the 
said corporation ; 

And whereas , it is further stated in the said letter that as per the measurement plan submitted 
by Superintendent of Land Records ( Mumbai City ) ( hereinafter referred to as " S.L.R. ( Mumbai 
City ) " the area of F.P.No. 602A and 602B tallies with the area as per sanctioned T.P. scheme . 
However , the Final Plot Boundaries as shown on measurement plan submitted by S.L.R. ( Mumbai 
City ) vary from F.P. boundaries as per T.P.S. plan ; And whereas it is further stated that the some 
portion which is a part of F.P.No. 602 in the principle scheme is shown as a part of F.P. 603 in the 
T.P.S. plan of 1st variation . However , comparing the T.P. S. Plan and area of principle scheme , it 
can be concluded that the said portion is a part of F.P.No. 602 - B . Due to reconstitution of boundaries 
of F.P. 602 B , the boundaries of F.P.No.603 will also require to be reconstituted as per the principle 
scheme boundaries without change in the area F.P.No. 603 ; 

And whereas , it is further stated in the said letter that as per measurement plan submitted 
by S.L.R. ( Mumbai City ) , even after reconstitution of the boundaries , the areas of F.P. No. 602A 
and 602B will remain unchanged and comparing the total station survey plan as well as plan and 
area as per principle scheme for F.P.No. 602 and 603 , the proposed reconstituted boundaries for 
the F.P. 602A , 602B and 603 are seen correct ; 

And whereas , the said Corporation vide said letter has requested the Government in Urban 
Development Department for minor variation to reconstitute the boundaries of F.P. No. 602A , 
602B and 603 of the said scheme and to issue directives for processing proposal for the variation 
of the said Scheme , as provided under section 91 ( 2 ) of the Maharashtra Regional and Town Planning 
Act , 1966 ; 

And whereas , considering the above mentioned facts and the said Corporation's request , the 
Government found it necessary to vary the said scheme in the manner more specifically described 
in the table below and the variation required to be made , is not of a substantial nature . 

Now , therefore , the Government of Maharashtra hereby authorizes the said Corporation 
under sub - section ( 2 ) of section 91 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 to 
undertake variation in the Town Planning Scheme Bombay City No. IV ( Mahim Area ) ( 1st variation ) 
( Final ) in respect of the following . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून १६ - २२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ - आषाढ १ , शके १ ९ ४४ 
१३ 

( 1 ) The Final Plot boundaries of the F.P.No. 602A , F.P.No. 602B and F.P.No. 603 shall be 
reconstituted in the manner given in the Table below and as shown on plan attached with the said 
letter . 

Final 
Plot No. 

Final Plot Boundaries as per T.P.S. 
Bombay City No. IV ( Mahim Area ) 
( 1st variation ) ( Final ) 

Final Plot Boundaries as per 
Proposed Reconstitution 

( 1 ) 

( 2 ) 

( 3 ) 

602A 

A - B - C - D - E - F - G - H - I - A 

A - B - C - D ' - J - A 

602B 

D - D ' - K - L - M - N - T - S - O - I - H - G - F - E - D 

D ’ - K - L - M - N - P - Q - T - S - O - J - D ’ 
T - Q - R - S - T 

603 

N - P - Q - R - S - T - N 

( 2 ) The said Corporation shall accordingly prepare a draft of variation and publish a notice in 
the official Gazette , and in such other manner as may be prescribed stating that draft variation 
has been prepared as per provisions laid down under section 91 ( 2 ) of the said Act within a period . 
of six months from the date of issue of this Notification . 

By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 

NIRMALKUMAR CHAUDHARI , 
Under Secretary to Government . 


१४ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून १६ - २२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ - आषाढ १ , शके १ ९ ४४ 

नगरविकास विभाग 

मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १२ मे २०२२ 

अधिसूचना 

महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ . 

— 

क्रमांक टिपीबी -४३१८ / ६७० / प्र.क्र . १६२ / २०१ ९ / नवि- ११. - ज्याअर्थी , महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ ( यापुढे याचा 
उल्लेख “ उक्त अधिनियम ” असा करणेत आलेला आहे ) चे कलम ३१ पोट - कलम ( १ ) अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करून राज्य शासनाने 
अधिसूचना क्रमांक टिपीबी -४३१७ / ६२ ९ / प्र.क्र .१ ९ ८ / २०१७ / वियो / नवि -११ , दिनांक ८ मे २०१८ ( यापुढे याचा उल्लेख “ उक्त अधिसूचना ” असा 
करणेत आलेला आहे ) द्वारे बृहन्मुंबई प्रारूप विकास योजना , २०३४ ( यापुढे याचा उल्लेख “ उक्त विकास योजना ” असा करणेत आलेला आहे ) 
सहविकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली , २०३४ ला उक्त अधिसूचनेसोबतचे परिशिष्ट - ब मध्ये दर्शविलेले सारभूत स्वरुपाचे फेरबदल ( ई.पी. ) 
वगळून उक्त अधिसूचनेत परिशिष्ट - अ मध्ये दर्शविलेल्या सुधारणेसह मंजूरी दिली आहे . आणि ज्याअर्थी , शासनाने उक्त अधिसूचनेस समक्रमांकाचे 
शुद्धीपत्रक दिनांक २२ जून , २०१८ रोजी निर्गमित केले असून त्यानुसार उक्त विकास योजना दिनांक १ सप्टेंबर २०१८ पासून अंमलात आली आहे . 
आणि ज्याअर्थी , त्यानंतर शासनाने उक्त अधिसूचनेस समक्रमांकाचे शुद्धीपत्रक व पुरकपत्र दिनांक २ ९ जून , २०१ ९ रोजी पारित केले असून सदर 
शुद्धीपत्रक व पुरकपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात दिनांक ३० जून , २०१८ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आले आहे ; 

66 

आणि ज्याअर्थी , उक्त विकास योजनेअन्वये न भू.क्र . ८४० , मौजे मुलुंड ( पुर्व ) ( यापुढे याचा उल्लेख “ उक्त जमिन ” असा करण्यात 
आलेला आहे ) ही जागा बगीचा / उद्यान ( आर . ओ . एस . १.५ ) ( यापुढे याचा उल्लेख “ उक्त आरक्षण ” असा करण्यात आलेला आहे ) साठी 
आरक्षित करण्यात आलेली आहे आणि ज्याअर्थी , अरूण को - ऑप . हौ . सोसायटी लि . ( यापुढे याचा उल्लेख “ उक्त सोसायटी ” असा करण्यात 
आलेला आहे ) यांनी दिनांक १४ सप्टेंबर २०१८ व २६ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या पत्राद्वारे उक्त जमिनीवर सन १ ९ ७६ मध्ये बृहन्मुंबई 
महानगरपालिकेकडून आवश्यक ती परवानगी घेऊन रहिवासी इमारत बांधण्यात आली असल्याचे व सदर इमारतीस बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने 
सन १ ९ ८० मध्ये भोगवटा प्रमाणपत्र दिले असून सन १ ९ ८२ मध्ये सोसायटी नोंदणी केली असल्याचे नमूद करून उक्त जमिनीवरील उक्त आरक्षण 
वगळण्याची शासनास विनंती केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने दिनांक २७ डिसेंबर २०१८ रोजीच्या पत्रान्वये उक्त सोसायटीचे निवेदन सादर केले आहे व उक्त 
आरक्षण हे मंजूर फेरबदल एसएमटि १७ असल्याचे कळविले आहे आणि यासंबंधी आवश्यक ती पुढील कार्यवाही करण्यास शासनास विनंती केली 
आहे ; आणि ज्याअर्थी , नियोजन समितीने उक्त अधिनियमाचे कलम २६ अन्वये प्रसिद्ध प्रारूप विकास आराखडा , २०३४ मधील उक्त आरक्षण 
वगळण्याची शिरारस केली होती व ज्याअर्थी सन १ ९९ १ चे मंजूर बगीचा / उद्यान अशी आरक्षणे ही विकास योजना २०३४ मध्ये कायम करण्याच्या 
धोरणात्मक निर्णयाच्या अनुषंगाने शासनाने प्रारूप विकास योजनेस उक्त अधिनियमाचे कलम ३१ ( १ ) अन्वये मंजूरी देताना उक्त आरक्षण उक्त 
जमिनीवर पुनर्स्थापित करण्यात आले होते ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त सोसायटी व बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने केलेली विनंती विचारात निदर्शनास येते की , उक्त जमिनीवर महानगरपालिकेकडून 
आवश्यक ती परवानगी घेऊन रहिवास इमारत बांधण्यात आलेली असून आवश्यक इमारतीस सन १ ९ ८० मध्ये म्हणजे प्रारूप विकास आराखडा 
१ ९ ८४ प्रसिद्ध होण्यापुर्वी तसेच विकास आराखडा - १ ९९ १ ला मंजूरी मिळण्यापुर्वी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने भोगवटा प्रमाणपत्र दिले आहे व 
तेव्हापासून सदर विद्यमान इमारत रहिवास प्रयोजनार्थ वापराखाली असून उक्त सोसायटीस सदर इमारतीचा पुनर्विकास करावयाचा आहे ; आणि 
ज्याअर्थी उक्त सोसायटी व बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने केलेली विनंती विचारात घेता , उक्त जागेवरील उक्त आरक्षण वगळणे हे सार्वजनिक हिताचे 
दृष्टीने आवश्यक आहे , अशी शासनाची खात्री झाली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ च्या पोट - कलम ( १ कक ) अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन शासनाने समक्रमांकाची 
दिनांक १ डिसेंबर २०२० रोजीची सूचना त्यासोबतचे परिशिष्टामध्ये नमूद प्रस्तावित फेरबदलावर ( यापुढे याचा उल्लेख “ प्रस्तावित फेरबदल " 
असा करणेत आलेला आहे ) जनतेकडून हरकती / सूचना मागविण्यासाठी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे . आणि ज्याद्वारे , प्रस्तावित फेरबदलाबाबत 
प्राप्त होणाऱ्या हरकती / सूचनांवर संबंधितांना सुनावणी देण्याकरीता तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ ( १ कक ) अन्वये विहित केलेली 
कार्यवाही पूर्ण करुन प्रस्ताव शासनास सादर करणेसाठी उप संचालक , नगररचना , बृहन्मुंबई यांची अधिकारी ( यापुढे ज्यांचा उल्लेख “ उक्त 
अधिकारी ” असा करण्यात आला आहे . ) म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे ; 

66 

आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित फेरबदलाची सदर शासन सूचना दिनांक १ डिसेंबर २०२० ही महाराष्ट्र शासन राजपत्रामध्ये ( भाग -१ कोकण 
विभागीय पुरवणी ) ( यापुढे याचा उल्लेख “ शासकीय राजपत्र ” असा करणेत आलेला आहे ) दिनांक १७ डिसेंबर , २०२० रोजी प्रसिद्ध करण्यात 
आली आहे आणि उक्त अधिकारी यांनी अधिनियमाचे कलम ३७ ( १ कक ) अन्वये वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून दिनांक २५ जानेवारी २०२१ 
रोजीच्या पत्रान्वये त्यांचा अहवाल नगररचना संचालनालयामार्फत शासनास सादर केला आहे ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून १६ - २२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ - आषाढ १ , शके १ ९ ४४ १५ 

ज्याअर्थी आणि , शासनाने महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम १५४ खालील दिनांक २० एप्रिल २०१६ रोजीचे 
निदेशान्वये ( यापुढे याचा उल्लेख “ उक्त निदेश ” असा करणेत आलेला आहे ) नियोजन प्राधिकरणांच्या मंजूर विकास योजनेतील जमिन वापर 
बदलासंबंधीचे फेरबदल प्रस्तावांमध्ये अधिमुल्य वसूल करून घेणेबाबत निदेश दिले आहेत . आणि ज्याअर्थी , उक्त महापालिकेने दिनांक १८ एप्रिल 
२०२२ रोजीचे पत्रान्वये , अर्जदार यांनी उक्त निदेशानुसार भरणा करावयाचे एकूण अधिमूल्य रकमेपैकी नियोजन प्राधिकरणाचे हिश्श्यापोटी ( ५० % ) 
देय असलेल्या रुपये ९ , ९ ५,४३७ अधिमुल्य रकमेचा भरणा अर्जदार यांनी उक्त महापालिकेस केला असल्याचे कळविले आहे . आणि ज्याअर्थी , 
अर्जदार यांनी राज्य शासनाचे हिश्श्यापोटी ( ५० % ) देय असलेल्या उर्वरित रुपये ९ , ९ ५ , ४३७ अधिमुल्य रकमेचा भरणा उप संचालक , नगररचना , 
बृहन्मुंबई या कार्यालयाच्या लेखाशिर्षामध्ये शासन कोषागारात केला असल्याचे उप संचालक , नगररचना , बृहन्मुंबई यांनी दिनांक २८ एप्रिल २०२२ 
रोजीचे पत्रान्वये शासनास कळविले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिकारी यांनी सादर केलेला अहवाल विचारात घेता व संचालक , नगररचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेशी सल्ला 
मसलत केल्यानंतर सदर फेरबदल प्रस्तावित केल्याप्रमाणे मंजूर करणे जनहिताच्या दृष्टीने आवश्यक आहे , असे शासनाचे मत झाले आहे . 

आता त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ ( १ कक ) ( ग ) अन्वये प्राप्त अधिकारात आणि त्या संदर्भातील सर्व शक्तींचा वापर करून 
शासन याद्वारे : 

- 

( अ ) उक्त प्रस्तावित फेरबदलाचे प्रस्तावास खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केलेप्रमाणे मंजुरी देत आहे . 

( ब ) प्रस्तुतची अधिसूचना शासकीय राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध झालेचा दिनांक हा उक्त फेरबदल अंमलात आलेचा दिनांक असेल . 

( क ) बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या उक्त विकास योजनेच्या मंजुरी सोबतच्या फेरबदलाचे परिशिष्टामध्ये शेवटच्या नोंदीनंतर खालील 
परिशिष्ट समाविष्ट करणेचे निर्देश देत आहे . 

परिशिष्ट 

“ The reservation of “ Garden / Park ” ( ROS 1.5 ) on the land bearing CTS No. 840 , Village Mulund 
( East ) is deleted and the land so deleted is included in “ R " Zone as shown on plan . 

" " 

सदर अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in ( कायदा / नियम ) या वेबसाइटवर देखील प्रसिद्ध करण्यात 
येत आहे . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

निर्मलकुमार पं . चौधरी , 
शासनाचे अवर सचिव . 


१६ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून १६ - २२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ - आषाढ १ , शके १ ९ ४४ 

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 12th May 2022 . 
NOTIFICATION 

MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT , 1966 . 

No. TPB - 4318 / 670 / CR - 162 / 2019 / UD - 11.- Whereas , in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of Section 31 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 ( hereinafter 
referred to as " the Said Act " ) , the State Government vide Notification No. TPB - 4317 / 629 / CR - 118 / 
2017 / DP / UD - 11 , Dt . 8th May 2018 ( hereinafter referred to as " the said Notification " ) has accorded 
sanction to the Draft Development Plan , 2034 of Greater Mumbai ( hereinafter referred to as " the 
said Development Plan " ) alongwith the Development Control and Promotion Regulations - 2034 
for Greater Mumbai with modifications shown in SCHEDULE - A appended to the said Notification 
excluding the substantial modifications as shown in SCHEDULE - B appended to the said 
Notification . And whereas , Government has issued a corrigendum of even number dt . 22nd June , 
2018 to the said Notification , as per which the said Development Plan has come into force from 1st 
September 2018. And whereas , thereafter Government has issued a Corrigendum and Addendum 
of even number dt . 29th June , 2018 to the said Notification , which is published in the Government 
Gazette dt . 30th June , 2018 ; 

And whereas , as per said Development Plan , the land bearing CTS No. 840 of Village Mulund 
( E ) , Mumbai ( hereinafter referred to as " the said land " ) is reserved for Garden / Park ( ROS1.5 ) 
( hereinafter referred to as " the said reservation " ) . And whereas , Arun Co - operative Housing 
Society Ltd. ( hereinafter referred to as " the said society " ) vide its letter dated 14th September 
2018 and 26th October 2018 has requested the Government to delete the said reservation from 
the said land stating that the residential building has been constructed on the said land after 
obtaining necessary permission from Municipal Corporation of Greater Mumbai ( hereinafter 
referred to as " MCGM ” ) in the year 1976 and the occupation certificate has been granted by MCGM 
in the year 1980 for the building which is existing on the said land and the society has been 
registered in the year 1982 ; 

And whereas , MCGM vide its letter dtd . 27th December 2018 has forwarded representation 
from the said society and informed Govt . that the said reservation is a sanctioned modification 
no . SM T17 and thereby requested Government to take further appropriate action ; 

And whereas , Planning Committee had recommended to delete the said reservation from the 
said land from draft DP - 2034 published u / s 26 of the said act giving adequate reasons for the 
deletion . And whereas , the State Government while sanctioning the Draft DP - 2034 u / s31 ( 1 ) of the 
said act , the said reservation was not deleted by taking into consideration the Pull - back policy in 
which the Garden / Park reservations from Sanctioned Revised Development Plan- 1991 had been 
retained in the said Development Plan ; 

And whereas , considering the request of the said society and MCGM , it is seen that , there is 
an existing residential building constructed on the said land after obtaining necessary permission 
from MCGM and Occupation Certificate has been issued by MCGM to the said residential building 
in the year 1980 before publication of Draft Development Plan 1984 or before sanction of 
Development Plan 1991 and since then the said building is being used for residential purpose and 
the society wants to redevelop the said building . And whereas , considering the request of the said 
society and MCGM , the Government is satisfied that in the public interest it is expedient to 
delete the said reservation from the said land ; 

And whereas , in exercise of the powers conferred under sub - section ( 1AA ) of section 37 of the 
said Act , Government had issued Notice of even no . dated 1st December , 2020 for inviting 
suggestions / objections from the general public with regard to the proposed modification 
( hereinafter referred to as " the proposed modification " ) as mentioned in the Schedule appended 
to the said Notice and appointed the Deputy Director of Town Planning , Greater Mumbai as the 
Officer ( hereinafter referred to as ' the said Officer ' ) to complete the procedure as stipulated under 
section 37 ( 1AA ) of the said Act and to submit a report on the objections / suggestions received in 
respect of the proposed modification to the Government after giving hearing to the concerned 

persons ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून १६ - २२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ - आषाढ १ , शके १ ९ ४४ 
१७ 

And whereas , the said Notice dated 1st December , 2020 was published in the Maharashtra 
Government Gazette ( Part 1- Kokan Division supplement ) ( hereinafter referred to as ' the 
Maharashtra Government Gazette ' ) dated 17th December , 2020 and the said officer has submitted 
his report to the Government vide letter dated 25th January 2021 through the Director of Town 
Planning , Maharashtra State , Pune after completing the legal procedure as stipulated under Section 
37 ( 1AA ) of the said Act ; 

And whereas , the Government of Maharashtra has issued directives dated 20th April 2016 
under section 154 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 regarding levying of 
premium charges in the cases of modification proposals in respect of change of landuse in sanctioned 
Development Plans of the Planning Authorities ; And whereas , the MCGM vide its letter dated 
18th April 2022 informed to the Government that , as per the said directives , the applicant has 
paid the requisite amount of Rs . 9,95,437 towards premium share ( 50 % ) of Planning Authority to 
MCGM and Whereas , Deputy Director of Town Planning , Mumbai vide his letter dated 28th April 
2022 has also informed the Government that the remaining requisite amount of Rs . 9,95,437 towards 
premium share ( 50 % ) of the State Government has been paid by the applicant to the Deputy 
Director of Town Planning office as per the said directives ; 

And whereas , after considering the Report of the said Officer and after consulting the Director 
of Town Planning , Maharashtra State , the Government is of the opinion that the proposed 
modification is required to be sanctioned as proposed . 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred upon it under section 37 ( 1AAXc ) of the 
said Act , the Government hereby : 

( A ) Sanctions the proposed modification as described more specifically in the Schedule 
herein under . 

( B ) Fixes the date of publication of this Notification in the Official Gazette as the date of 
coming into force of this modification . 

( C ) Directs the Municipal Corporation of Greater Mumbai that in the Schedule of Modifications 
sanctioning the said Development Plan , after the last entry , the Schedule referred to at ( A ) above 
shall be added . 

Schedule 

66 

The reservation of " Garden / Park " ( ROS 1.5 ) on the land bearing CTS No. 840 , Village Mulund 
( East ) is deleted and the land so deleted is included in " R " Zone as shown on plan . " 

99 

the Government website 

This Notification shall also be published . 
www.maharashtra.gov.in ( Acts / Rules ) . 

By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 

NIRMALKUMAR CHAUDHARI , 
Under Secretary to Government . 

भाग एक ( को . वि.पु. ) – ३ 


१८ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून १६ - २२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ - आषाढ १ , शके १ ९ ४४ 

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 17th May 2022 
CORRIGENDUM 

No. TPB - 4322 / 51 / CR - 18 / 2022 / UD - 11.- Whereas , in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of Section 31 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 and all other 
powers enabling it in that behalf , the Government of Maharashtra , vide Notification No. TPB 
4317 / 629 / CR - 118 ( V ) / 2019 / UD - 11 , dated 23rd November , 2020 ( herein after referred to as " the said 
Notification " ) has sanctioned certain Excluded Parts ( EP's ) as mentioned in the schedule appended 
with the said Notification , which were excluded as substantial modifications and whereas , 
EP - GS46 in respect of land C.S. No. 934 ( pt ) , Plot No. 76 of Scheme No. 58 , Worli Division is included 
at Sr. No. 18 of the Schedule appended thereto thereby shown as fuel station ( DPU2.1 ( herein 
after referred to as " the said land " ) ; 

And whereas , Dr. Farhad J. Taraporvala vide his letter dated 31st January 2022 has submitted 
copies of the Hon'ble High Court and of Hon'ble Supreme Court Order regarding the said land , 
and whereas , per Hon'ble Court's order Possession of the said land is given to landowner and as 
Petrol Pump / Fuel Station is not there on the said land , accordingly the Applicant has requested . 
to issue Corrigendum in respect of EP - GS46 and whereas , it is noticed that while publishing 
draft DP U / s 26 of MRTP Act in year 2016 and thereafter , while submitting Draft DP U / s 30 to the 
Government and while taking decision U / s 31 of the MRTP Act , the said land was not under use of 
Fuel Station , therefore , considering the Court order and request of Applicant it is necessary to 
modify Sr. No.18 , column No. 8 of the schedule attached with the said Notification , and therefore , 
to rectify such error and mistakes , Government feels it necessary to issue a corrigendum for the 

same ; 

Now , therefore , this Corrigendum is issued to the said Notification dated 23rd November 
2020 as mentioned in Annexure appended hereto and this Corrigendum will come into force with 
effect after 30 days from date of this corrigendum 

Copy of this Corrigendum is kept open for the inspection of the public in the following offices 
for a period of 30 days during office hours on all working days . 

( 1 ) Chief Engineer ( Development Plan ) , Municipal Corporation of Greater Mumbai , 
Mahapalika Marg , Mumbai 400 001 . 

( 2 ) Deputy Director of Town Planning , Greater Mumbai , ' E ' Block , ENSA Hutment , Azad 
Maidan , Mahapalika Marg , Mumbai 400 001 . 

This Corrigendum shall also be available on the Govt . of Maharashtra website : 
www.maharashtra.gov.in ( Acts and Rules ) 

Annexure 

Appended to the Urban Development Department Corrigendum No. TPB - 4322 / 51 / CR - 18 / 2022 / 
UD - 11 , Dt . 17th May , 2022 . 

( Corrigendum to Notification No. TPB - 4317 / 629 / CR - 118 ( v ) / 2019 / UD - 11 , Dt.23rd November 2020. ) 

CORRIGENDUM 

Corrigendum 

Column No. 8 of the schedule 

in respect of 

Instead of 

Read as 

Sanctioned as proposed . 

Refused to accord sanctioned . The 
proposal as per Section 26 is 

reinstated . 

By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 

NIRMALKUMAR CHAUDHARI , 
Under Secretary to Government . 


EP - GS46 

Sr. No.18 , 
D.P. - 2034 EP 

ISLAND CITY 
WARD - GS 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक 

कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून १६ - २२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ - आषाढ १ , शके १ ९ ४४ 
उप संचालक , भूमि अभिलेख कोकण प्रदेश , मुंबई यांजकडून 
अधिसूचना 

क्रमांक ना.भू. २ / गावठाण / अधिसूचना / २०२२/१८८२ . – महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक आस्थापना 
१० ९ ३ / प्र.क्र . १ ९ / ल - १ , दिनांक १८ ऑगस्ट १ ९९ ४ अन्वये भूमि अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे . 
त्याअनुषंगाने मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख , ( महाराष्ट्र राज्य ) पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्र . एस . व्ही . सी . आर ४३२० / 
स -४ / ९ ४ , दिनांक २२ सप्टेंबर १ ९९ ४ अन्वये कोंकण विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली आहे . तसेच पारंपरिक पद्धतीने नगर भूमापन 
झालेली गावे परिरक्षणासाठी घेण्याचे अधिसूचना मंजुरीचे अधिकार मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख ( महाराष्ट्र राज्य ) , पुणे 
यांनी त्यांचेकडील परिपत्रक क्र . गावठाण / परिपत्रक / का.वि. ६०७ / प्र.क्र . ०१ / २०२२ , दिनांक १० जानेवारी २०२२ अन्वये उप संचालक भूमि 
अभिलेख ( प्रादेशिक प्रमुख ) यांना दिलेले आहेत . 

जिल्हा अधिक्षक भूमि अभिलेख , ठाणे यांनी त्यांचेकडील प्रस्तावामध्ये उप अधीक्षक भूमि अभिलेख , कल्याण यांचे अधिनस्त सजा 
डोंबिवली , मौजे ठाकुर्ली , ता . जि . ठाणे हे गाव नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे . 

त्यानुसार सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे सजा डोंबिवली , मौजे ठाकुर्ली , ता . जि . ठाणे हे गाव नव्याने उप अधीक्षक , भूमि 
अभिलेख , कल्याण मध्ये समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येवून परिरक्षणास घेणेस एतद्वारे मंजूरी देणेत येत आहे . तसेच सनद फी 
रुपये २,०६,२१५ वसूल करावी . सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक १७ मे २०२२ पासून होणेची आहे . 

मिलिंद चव्हाण , 

मुंबई , 

उप संचालक , 

दिनांक ६ मे २०२२ . 

भूमि अभिलेख , कोकण प्रदेश , मुंबई . 

भाग एक ( को . वि . पु . ) – ३ अ 


२० 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून १६ - २२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ - आषाढ १ , शके १ ९ ४४ 

नगर विकास विभाग 

४ था मजला , मुख्य इमारत , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १० जून , २०२२ 

अधिसूचना 

महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ . 

66 

➖➖➖➖➖➖ 

66 

" " 

क्रमांक टिपीएस -१२२२ / ११२४ / प्र.क्र .७८ / २२ / नवि- १२. – ज्याअर्थी , ठाणे शहराची सुधारीत विकास योजना ( यापुढे जिचा उल्लेख “ उक्त 
विकास योजना ” असा करण्यात आला आहे ) महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिनियम 
असा करण्यात आला आहे ) च्या कलम ३१ ( १ ) अन्वये शासन नगर विकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टिपीएस -१२ ९ ७ / १३१ ९ / प्र.क्र .१४८ / 
९ ७ / नवि -१२ , दिनांक ४ ऑक्टोबर , १ ९९९ ( यापुढे जिचा उल्लेख “ उक्त अधिसुचना ” असा करण्यात आला आहे ) अन्वये भागशः मंजूर झाली 
असून , ती दिनांक २२ नोव्हेंबर १ ९९९ पासून अंमलात आली आहे आणि उक्त विकास योजनेच्या वगळलेल्या भागाची विकास योजना उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ३१ ( १ ) मधील तरतूदीनुसार शासन , नगर विकास विभागाची अधिसूचना क्र . टिपीएस -१२० ९ / २७४ / प्र.क्र .२८ / २०० ९ / नवि 
१२ , दिनांक ३ एप्रिल २००३ रोजी मंजूर झाली असून दिनांक १४ मे २००३ पासून अंमलात आली आहे ; 

66 

" " 

आणि ज्याअर्थी , उक्त विकास योजनेच्या सेक्टर -८ च्या मंजूर विकास योजनेमध्ये मौजे कळवा येथील सि.स.नं. २७३६ पै , २७३५ पै , 
२४८४ पै , २४८५ पै , २४८६ पै , २४६२ पै , २४६३ पै , २४७८ पै , २४७ ९पै , २४५४ पै , २४५५ पै , २४५६ पै , २४५७ पै , २४५८ पै , २४५ ९पै , २७२४ पै , 
२२२७ पै , २४८३ पै , या जमिनी ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे . ) भागशः अस्तित्वातील वाहतूक व दळणवळण 
( रेल्वे कारशेड ) , भागशः सार्वजनिक / निमसार्वजनिक या वापर विभागात समाविष्ट असून , उर्वरित क्षेत्र रहिवास विभागात समाविष्ट आहेत ( यापुढे 
ज्याचा उल्लेख “ उक्त विकास योजना प्रस्ताव ” असा करण्यात आला आहे . ) ; 

66 

" 

66 

आणि ज्याअर्थी , ठाणे महानगरपालिकेने ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त महानगरपालिका " असा करण्यात आला आहे ) उक्त अधिनियमातील 
कलम ३७ ( १ ) अन्वयेची सर्व वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून उक्त जमिन उक्त विकास योजना प्रस्तावामधून वगळण्याची व असे वगळलेले क्षेत्र 
महानगरपालिकेने सुचना क्र.ठामपा / मुख्या- १ / शविवि -२ ९ / वियोअंक / १० ९ , दिनांक १८ एप्रिल २०२२ सोबत प्रसिद्ध केलेल्या विकास योजना भाग 
नकाशावर दर्शविल्याप्रमाणे कळवा रेल्वे स्थानक ते मुंबई - पुणे ( सह्याद्री विद्यालय ) रस्त्यापर्यंत ३० मी . रुंद विकास योजना रस्ता दर्शवण्याचा 
फेरबदल प्रस्ताव दिनांक २३ मे २०२२ च्या पत्रान्वये शासनाच्या मान्यतेसाठी सादर केला आहे . ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ प्रस्तावित फेरबदल " असा 
करण्यात आला आहे ) ; 

66 

आणि ज्याअर्थी , आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर व संचालक , नगर रचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर प्रस्तावित 
फेरबदल मंजूर करणे आवश्यक आहे , असे शासनाचे मत झाले आहे . 

त्याअर्थी , आता , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ चे पोट - कलम ( २ ) अन्वये व त्या अनुषंगाने शासनास प्राप्त असलेल्या इतर अधिकारांचा 
वापर करून शासन उक्त विकास योजनेतील प्रस्तावित फेरबदल प्रस्ताव मंजूर करीत आहे आणि त्यासाठी उक्त विकास योजना मंजुरीच्या 
अधिसूचनेतील फेरबदलाच्या अनुसूचीमध्ये शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नवीन नोंद समाविष्ट करण्यात येत आहे . 

नोंद 

66 

“ विकास योजना नकाशावर दर्शविल्याप्रमाणे मौजे कळवा येथील सि.स.नं .२७३६ पै , २७३५ पै , २४८४ पै , २४८५ पै , २४८६ पै , २४६२ पै , 
२४६३ पै , २४७८ पै , २४७ ९पै , २४५४ पै , २४५५ पै , २४५६ पै , २४५७ पै , २४५८ पै , २४५ ९पै , २७२४ पै , २२२७ पै , २४८३ पै , या जमिनी अस्तित्वातील 
वाहतूक व दळणवळण , सार्वजनिक / निमसार्वजनिक आणि रहिवास विभागातून वगळण्यात येत आहे व अशा वगळलेल्या जमिनीवर ३० मी . रुंदीचा 
विकास योजना रस्ता दर्शविण्यात येत आहे . 

" " 

२. सदरचा मंजूर फेरबदल ही अधिसूचना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनाकांपासून अंमलात येईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून १६ - २२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ - आषाढ १ , शके १ ९ ४४ 
२१ 

३. उक्त मंजूर फेरबदल दर्शविणारा भाग नकाशा नागरिकांच्या अवलोकनार्थ कार्यालयीन वेळेमध्ये कामकाजाच्या दिवशी खाली नमूद 
कार्यालयामध्ये एक महिन्याच्या कालावधीकरिता उपलब्ध राहील . 

( १ ) आयुक्त , ठाणे महानगरपालिका , ठाणे . 

( २ ) सहसंचालक , नगर रचना , कोकण विभाग , कोकण भवन , नवी मुंबई . 

( ३ ) सहायक संचालक , नगर रचना , ठाणे शाखा , जि . ठाणे . 

४ . 

सदर फेरबदलाची अधिसूचना ही महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात 

आली आहे . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

पु . म . शिंदे , 
कार्यासन अधिकारी . 


२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून १६ - २२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ - आषाढ १ , शके १ ९ ४४ 

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

4th Floor , Main Building , Mantralaya , 
Mumbai 400 032 , dated the 10th June , 2022 

NOTIFICATION 

MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT , 1966 . 

No. TPS - 1222 / 1124 / C.R.78 / 22 / UD - 12.— Whereas , the Revised Development Plan of the city 
of Thane ( hereinafter referred to as " the said Development Plan " ) has been sanctioned partly by 
the Government in the Urban Development Department , under section 31 ( 1 ) of the Maharashtra 
Regional and Town Planning Act , 1966 ( hereinafter referred to as " the said Act " ) vide Notification 
No. TPS - 1297 / 1319 / CR - 148 / 97 / UD - 12 , dated the 4th October 1999 ( hereinafter referred to as " the 
said Notification " ) and has come into force with effect from 22nd November 1999 and the Excluded 
Part of the said Development Plan has been sanctioned by the Government in Urban Development 
Department under section 31 ( 1 ) of the said Act , vide Notification No. TPS - 1201 / 274 / CR - 28 / 2009 / 
UD - 12 , dated the 3rd April 2003 and has come into force with effect from 14th May 2003 ; 

And whereas , in the said Development Plan of Sector - 8 , land bearing CTS No. 2736 ( pt ) , 
2735 ( pt ) , 2484 ( pt ) , 2485 ( pt ) , 2486 ( pt ) , 2462 ( pt ) , 2463 ( pt ) , 2478 ( pt ) , 2479 ( pt ) , 2454 ( pt ) , 2455 ( pt ) , 
2456 ( pt ) , 2457 ( pt ) , 2458 ( pt ) , 2459 ( pt ) , 2724 ( pt ) , 2227 ( pt ) , 2483 ( pt ) , of village Kalwa ( hereinafter 
referred to as " the said land ” ) is partly included in the existing Transportation and Communication 
( Railway Carshed ) , partly included in public / semipublic zone and remaining area is included in 
Residential Zone ( hereinafter referred to as " the said Development Plan Proposals " ) ; 

And whereas , Thane Municipal Corporation ( hereinafter referred to as " the said Municipal 
Corporation " ) , after following the legal procedure under sub - section ( 1 ) of section 37 of the said 
Act , has submitted a proposal for modification in the said Development Plan so as to delete the 
said land from the said Development Plan proposals and to propose a 30.00 mt . wide Development 
Plan Road from Kalwa Railway Station to Mumbai - Pune Road ( Sahyadri Vidyalaya ) as shown on 
the part plan annexed with notice published by the said corporation bearing no.TMC / Hq.1 / TDD 
29 / DPIC / 109 , dated 18th April 2022 to the Government for sanction vide letter dated 23rd May 
2022 ( hereinafter referred to as " the Proposed Modification " ) ; 

And whereas , after making necessary enquiries and after consulting the Director of Town 
Planning , Maharashtra State , Pune , the Government is of the opinion that it is necessary to sanction 
the Proposed Modification . 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred under sub - section ( 2 ) of section 37 of the 
said Act and all other powers enabling it in that behalf , the State Government hereby sanctions . 
the Proposed Modification as described below : 

" In the Schedule of modifications appended with the said Notification , after the last entry , 
the following new entry shall be inserted viz . : 

ENTRY 

" Land bearing CTS No. 2736 ( pt ) , 2735 ( pt ) , 2484 ( pt ) , 2485 ( pt ) , 2486 ( pt ) , 2462 ( pt ) , 2463 ( pt ) , 
2478 ( pt ) , 2479 ( pt ) , 2454 ( pt ) , 2455 ( pt ) , 2456 ( pt ) , 2457 ( pt ) , 2458 ( pt ) , 2459 ( pt ) , 2724 ( pt ) , 2227 ( pt ) , 
2483 ( pt ) , of village Kalwa are deleted from the Transportation and Communication , public / 
semipublic zone and Residential Zone and land so deleted is shown as 30.00 mt . wide Development 
plan Road , as shown on the part plan of the Development plan . " 

2. The date of publication of this Notification in the Maharashtra Government Gazette is 
fixed as the date of coming into force of this sanctioned modification . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून १६ - २२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ - आषाढ १ , शके १ ९ ४४ 
२३ 

3. The Part Plan of aforesaid sanctioned modification shall be made available for inspection 
by the general public during office hours on all working days at the following offices for a period 
of one month : 

( i ) The Commissioner , Thane Municipal Corporation , Thane . 

( ii ) The Joint Director of Town Planning , Konkan division , Konkan Bhavan , Navi Mumbai . 
( iii ) The Assistant Director of Town Planning , Thane Branch , Thane . 

4. This notification shall also be published on the Government Website at 
www.maharashtra.gov.in 

By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 

P. M. SHINDE , 
Section Officer . 


२४ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून १६ - २२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ - आषाढ १ , शके १ ९ ४४ 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , संगमेश्वर ( देवरूख ) यांजकडून 
आदेश 

क्रमांक सनिसं / वि -१ / नोंदणीरद्दआदेश / उमऔउससं / सन २०२२/४८४ - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ व १० ९ 
( २ ) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार मी , संतोषकुमार पाटील सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , संगमेश्वर ( देवरुख ) , ता . संगमेश्वर , जि . रत्नागिरी 
या आदेशाद्वारे , उत्कर्ष महिला औद्योगिक उत्पादक सह . संस्था मर्या . , साखरपा , तालुका संगमेश्वर , जिल्हा रत्नागिरी , नोंदणी क्रमांक क्र . आरटीजी / 
( एसजीआर ) / पीआरडी / आय / ६३७ / १ ९८६-८७ , दिनांक १ जानेवारी १ ९ ८७ या संस्थेची उपरोक्त वाचले क्रमांक ५ चा अवसायकांचा अंतिम 
अहवाल स्विकारुन महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ नुसार संस्थेची नोंदणी व नोंदणी क्रमांक रद्द करीत आहे . 

या आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचे अवसायन कामकाज बंद झाले आहे व संस्थेची नोंदणी रद्द झाली आहे असे समजण्यात यावे . 

संतोषकुमार पाटील , 
सहायक निबंधक , 

देवरूख , 

दिनांक २३ मार्च २०२२ . 

सहकारी संस्था , संगमेश्वर ( देवरूख ) . 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , संगमेश्वर ( देवरूख ) यांजकडून 

आदेश 

क्रमांक सनिसं / वि -१ / नोंदणीरद्दआदेश / समृध्दी स्वंयरोज सह . संस्था / सन २०२२/४८३ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम २१ व १० ९ ( २ ) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार मी , संतोषकुमार पाटील सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , संगमेश्वर ( देवरुख ) ता . 
संगमेश्वर जि . रत्नागिरी या आदेशाद्वारे , समृध्दी स्वयंरोजगार सहकारी संस्था मर्यादित , साखरपा , तालुका संगमेश्वर , जिल्हा रत्नागिरी , नोंदणी 
क्रमांक क्र . आरटीजी / एसजीआर / जीएनएल / ( ओ ) / ६४ ९ / २००२-२००३ , दिनांक १ ९ ऑगस्ट २००२ या संस्थेची उपरोक्त वाचले क्रमांक ५ चा 
अवसायकांचा अंतिम अहवाल स्विकारुन महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ नुसार संस्थेची नोंदणी व नोंदणी क्रमांक रद्द 
करीत आहे . 

या आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचे अवसायन कामकाज बंद झाले आहे व संस्थेची नोंदणी रद्द झाली आहे असे समजण्यात यावे . 

देवरूख , 

संतोषकुमार पाटील , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , संगमेश्वर ( देवरूख ) . 

दिनांक २३ मे २०२२ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून १६ - २२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ - आषाढ १ , शके १ ९ ४४ 

२५ 

OFFICE OF THE COMMISSIONER FOR CO - OPERATION AND REGISTRAR , 
CO - OPERATIVE SOCIETIES , MAHARASHTRA STATE PUNE 

UNDER SECTION 110 - A OF MAHARASHTRA CO - OPERATIVE SOCIETIES ACT , 1960 . 
Order 

No.URB / 1 - CR / Kutch Bank and Bhuj Bank / Merg . / 1177 / 2022.- In exercise of powers conferred 
on me under Section 110 - A ( 1 ) ( i ) of the Maharashtra Co - operative Societies Act , 1960 , 
I , Anil Kawade , Commissioner for Co - operation and Registrar , Co - operative Societies , 
Maharashtra State , Pune hereby order the amalgamation by sanctioning the scheme of 
amalgamation with respect to Kutch Co - operative Bank Ltd. Mumbai ( “ TARGET BANK - TB ” ) 
having its registered address Sheetal Building , Near Diamond Talkies , L.T. Road , Borivali ( W. ) , 
Mumbai 400 092 ( Maharashtra State ) and The Bhuj Mercantile Co - operative Bank Ltd. , ( Multi 
State Bank ) ( “ Acquirer Bank - AB ” ) having its registered office at Vyapar Bhawan , Mithakhali 6 
Roads , Ahmedabad 380 006 ( Gujarat State ) . The said two banks stand amalgamated as per the 
scheme of amalgamation as mutually agreed and signed MOU on 6th April 2019 by the both banks 
with effect from 28th May 2022 . 

Given under my seal and hand , on this 24th day of May 2022 at Pune . 

ANIL KAWADE , 

Commissioner for Co - operation and Registrar , 
Co - operative Societies , Maharashtra State , Pune . 

भाग एक ( को.वि.पु. ) – ४ 


२६ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून १६ - २२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ -आषाढ १ , शके १ ९ ४४ 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , मुंबई पश्चिम उपनगरे , मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ , 
म्हाडा , मुंबई यांजकडून 

ज्ञापन 

क्रमांक मुंबई उपनि / ससं . ( मु.प.उ. ) / उपविधी मंजूर / २५५४/२०२२ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १३ ( २ ) 
अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , आदिनाथ दगडे , उप निबंधक , सहकारी संस्था , पश्चिम उपनगरे , मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास 
मंडळ , म्हाडा , मुंबई , याद्वारे न्यु डी एन नगर को- ऑप . हौ . सो . लि . , महालक्ष्मी टॉवर , न्यु डी एन नगर , अंधेरी ( पश्चिम ) मुंबई -५३ या संस्थेच्या 
दिनांक २० फेब्रुवारी २०२२ रोजी झालेल्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत मंजूर केलेली पोटनियम दुरुस्ती या ज्ञापनान्वये मंजूर करीत आहे . 

अ . क्र . 

मंजूर उपविधी क्रमांक 
( २ ) 

आदेश 
( ३ ) 

( १ ) 

( १ ) 

मंजूर भाग भाडवल मर्यादा 

( उपविधी क्रमांक ८ ब ) 

( २ ) नाव बदल 

( उपविधी क्रमांक २ अ ) 

( ३ ) पत्ता बदल 

सोबत जोडलेल्या पुरवणी क्रमांक ४ अन्वये मंजूर . 

( उपविधी क्रमांक २ अ ) 

( ४ ) सुधारीत उपविधी 

( उपविधी क्रमांक १ ते १७५ 

व अपेडीक्स १ ते २८ ) 

ENCLOSURE " IV " 

Note : 

Four separate copies of this enclosure shall be supplied Copy of The Byelaws ( as amended ) approved at the 
Annual general Body meeting held on 20th February 2022 and / or the Adjourned General Body Meeting held on 
Dt . 

No. of Amended Byelaws 

Wording of The Byelaws as they Would read 
when amended 

8 ( a ) Authorised share capital of Rs.1,50,000 

Authorised share capital of Rs . 5,00,000 

New D.N.Nagar Co - Operative Housing Society Ltd. 

1 ( a ) New D.N.Nagar Co - Operative Housing 
Societies Union Ltd. 

2 ( a ) Sagar Sahavas Colony , New D. N. Nagar , 
Andheri ( W . ) , Mumbai 400053 

Mahalakshmi Tower New D.N. Nagar , Andheri ( W . ) , 
Mumbai 400053 

As per copy of the Revised set of Byelaws attached 

Byelaws No. 1 to 175 Appendix 1 to 28 Addenda and 
Corrigenda To Byelaws , Annexure and Appendix . 

For New D. N. Nagar Co - op . Housing Society Ltd. 

CHAIRMAN 

SECRETARY 

TREASURER 

हे ज्ञापन संस्थेस मंजूर करुन दिलेल्या उपविधीच्या प्रतिस जोडून ठेवावा . सदरची दुरुस्ती या ज्ञापनाच्या दिनांकापासून अमलात येईल . 

आदिनाथ दगडे , 
उप निबंधक , 

सहकारी संस्था , मुंबई पश्चिम उपनगरे , 
मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ , म्हाडा , मुंबई . 


२७ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून १६ - २२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ - आषाढ १ , शके १ ९ ४४ 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , रत्नागिरी यांजकडून 
कार्यालयीन आदेश 

क्रमांक बी -२ / २५५८ / सन २०२२. – रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
अर्जित रजेचा अर्ज मंजूर करण्यात येत आहे . तसेच रकाना क्रमांक ( ६ ) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे . 

अ . 

न्यायिक अधिकाऱ्यांचे शिल्लक 

अतिरिक्त कार्यभार 

रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय 
सोडणेचा कालावधी 

अर्जित रजा 
मागितलेचा 
दिनांक 

नाव व पदनाम 

अर्जित 

सांभाळणारे न्यायिक 

अधिकारी यांचे 

रजा 

( कार्यालयीन वेळेनंतर ते 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) 
( ५ ) 

नाव व पदनाम 

( २ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 

( ६ ) 

श्री . ओ . ओस . आवटे , 

२१५ दिवस 
अर्जित 
रजा . 

दिनांक ३ मे २०२२ 
ची सुट्टी . 

श्री . एन . एस . मोमीन , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ व 
अति . सत्र न्यायाधीश , 
चिपळूण . 

जिल्हा न्यायाधीश -१ 

दिनांक ४ मे २०२२ 
ते दिनांक ६ मे २०२२ 
पर्यंत तीन दिवस 
अर्जित रजा . 

दिनांक २ मे २०२२ 

व अति . सत्र न्यायाधीश , 

खेड . 

रोजीचे कार्या . 
वेळेनंतरपासून ते 
दिनांक ७ मे २०२२ 

रोजीचे कार्या . 
वेळेपूर्वीपर्यंत . 

रजेवरून परत आल्यावर सदर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्याचे पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे . वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी 
सूचना द्याव्यात . तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे . 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकारी यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 

रत्नागिरी , 

एम . क्यु . एस . एम . शेख , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
रत्नागिरी . 

दिनांक २८ एप्रिल २०२२ . 

भाग एक ( को.वि.पु. ) – ४ अ 


क्र . 


( १ ) 

१ 


२८ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून १६ - २२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ - आषाढ १ , शके १ ९ ४४ 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , मुंबई ( १ ) शहर यांजकडून 
आदेश 

क्रमांक जिऊनि / मुंबई / कक्ष -३ / पत / कलम १५६ / आदेश / ४८१ / २०२२. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , श्री . जे . डी . पाटील , जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , मुंबई ( १ ) शहर 
या आदेशान्वये मुंबई शहर नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन मर्या . , मुंबई , ५ , कमर मॅन्शन , ४०-४५ए , नानाभाई परळकर मार्ग , परेल व्हिलेज , 
मुंबई ४०० ०१२ या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम १०१ अन्वये प्राप्त वसुली प्रमाणपत्राची , कलम ९ १ अन्वये मा . सहकार न्यायालयाकडील प्राप्त हुकूमनाम्याची तसेच कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त 
प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व नियम १०७ अनुसार 
मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार व मालमत्तेची वाजवी किंमत निश्चितीचे अधिकार तसेच 
मालमत्ता विक्री कायम करण्याचे अधिकार वगळून खालील अटीस अधीन राहून आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२५ या 
कालावधीकरीता प्रदान करीत आहे . 

अ . क्र . 

शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 

अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्याचे नाव 
( २ ) 

अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( ३ ) 

( १ ) 

( ४ ) 

( ५ ) 

१ 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 

बृहन्मुंबई 

वसुली व विक्री अधिकारी 
वसुली व विक्री अधिकारी 
वसुली व विक्री अधिकारी 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 

श्री . अरविंद विठ्ठल धनवडे 
श्री . संदीप तुकाराम खवरे 
श्री . सागर नामदेव खांडेकर 
श्री . आकाश बाबुराव वारंग 
श्री . चंद्रकांत नामदेव वारंग 

बृहन्मुंबई 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 

बृहन्मुंबई 

४ 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 

बृहन्मुंबई 

वसुली व विक्री अधिकारी 
वसुली व विक्री अधिकारी 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 

बृहन्मुंबई 

अटी . - 

- 

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . 

२ . 

सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

३. वसुली अधिकारी यांनी दर माह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १ , २ , ३ , ४ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित 
उप निबंधक / सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी . 

४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्यांचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील दिनांक ६ एप्रिल २०१८ चे आदेशान्वये वसुली 
अधिकारी यांनी वसूल करावयाच्या हुकूमनाम्याच्या / वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च ( Cost of Process ) निश्चित केला असून त्यानुसार 
वसुलीच्या टप्प्यावर आदेशिकेचा खर्च संबंधित थकबाकीदारांकडून वसूल करावा . तसेच आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या / वसुलीच्या 
दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही . 

६. मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १ ९ ४२ / २०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को ऑप बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
व नियम १ ९ ६१ प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी . 

७. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक 
ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील . तसेच वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या 
कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे 
निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


m 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून १६ - २२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ - आषाढ १ , शके १ ९ ४४ 
२ ९ 

८. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण -१५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

" " 

९ . वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ” “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट ” या 
शब्दाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ ) " असे लिहावे . 

१०. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी मुंबई शहर नागरी सहकारी पतसंस्था 
फेडरेशन मर्या . , मुंबई , ५ , कमर मॅन्शन , ४०-४५ए , नानाभाई परळकर मार्ग , परेल व्हिलेज , मुंबई ४०० ०१२. ” असा फलक लावता 
येऊ शकेल . 

११. वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी . 

१२. वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक १ जानेवारी २०१७ व दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक २३ एप्रिल २०२२ च्या 
परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे . सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून 
घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी . 

१३. कलम १०१ खालील वसुली दाखल्याप्रमाणे कर्जाची वसुली करताना प्रथम कर्जदाराकडील जंगम व स्थावर मालमत्ता , तद्नंतर प्रथम 
जामीनदाराकडील जंगम व स्थावर मालमत्ता व त्यानंतर पुढील जामीनदाराकडील जंगम व स्थावर मालमत्ता या क्रमाने कर्जवसुलीची प्रक्रिया 
राबवावी . 

जे . डी . पाटील , 

जिल्हा उप निबंधक , 

मुंबई ( १ ) शहर , 
दिनांक २३ मे २०२२ . 

सहकारी संस्था , मुंबई ( १ ) शहर . 


३० 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून १६ - २२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ - आषाढ १ , शके १ ९ ४४ 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , मुंबई ( १ ) शहर यांजकडून 

आदेश 

क्रमांक जिऊनि / मुंबई - १ / कक्ष -३ / कलम १५६ / आदेश / २६५ / २०२२. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , श्री . जे . डी . पाटील , जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , मुंबई ( १ ) शहर 
या आदेशान्वये खांबदेव सहकारी पतपेढी मर्यादित , मुंबई , खांबदेव नगर , शॉप नं . २ , संत हराळे को - ऑप . हौ . सोसायटी , धारावी , मुंबई ४०० ०१७ . 
या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ अन्वये 
प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) 
व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार मालमत्तेची वाजवी किंमत 
निश्चितीचे अधिकार व मालमत्ता विक्री कायम करण्याचे अधिकार वगळून खालील अटीस अधीन राहून आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ 
मार्च २०२३ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे . 

शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 

अ . क्र . 

अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्याचे नाव 
( २ ) 

अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( ३ ) 

( ४ ) 

( ५ ) 

( १ ) 

श्री . विनय कृष्णा कानडे 

संचालक 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 

१ 

बृहन्मुंबई 

अटी .. 

१ . 

वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . 

२ . 

सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

३. वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १ , २ , ३ , ४ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित 
उप निबंधक / सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी . 

४ 
. 

अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्यांचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील दिनांक ६ एप्रिल २०१८ चे आदेशान्वये वसुली 
अधिकारी यांनी वसूल करावयाच्या हुकुमनाम्याच्या / वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च ( Cost of Process ) निश्चित केला असून त्यानुसार 
वसुलीच्या टप्प्यावर आदेशिकेचा खर्च संबंधित थकबाकीदारांकडून वसूल करावा . तसेच आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या / वसुलीच्या 
दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही . 

६. मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १ ९ ४२ / २०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप . बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
व नियम , १ ९ ६१ प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी . 

७. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक 
ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील . तसेच वसुली अधिकारी यांनी नमूद 
केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत 
असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात 
येणार नाहीत . 

८. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण -१५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून १६ - २२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ - आषाढ १ , शके १ ९ ४४ ३१ 

66 

29 66 

66 

९ . वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट ” या 
शब्दाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ ) " असे लिहावे . 

१०. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी खांबदेव सहकारी पतपेढी मर्यादित , 
मुंबई , खांबदेव नगर , शॉप नं . २ , संत हराळे को - ऑप . हौ . सोसायटी , धारावी , मुंबई ४०० ०१७. ” असा फलक लावता येऊ शकेल . 

११. वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी . 

१२. वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक १ जानेवारी २०१७ व दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची 
काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे . सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात 
असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी . 

जे . डी . पाटील , 

मुंबई शहर , 
दिनांक ४ मे २०२२ . 

जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , मुंबई ( १ ) शहर . 


भाग एक ( को.वि.पु. ) – १ अ 


३२ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून १६ - २२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ - आषाढ १ , शके १ ९ ४४ 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम विभाग 

L 

उप सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , एफ एम विभाग 
मुंबई यांजकडून 

मुंबई यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 

नोंदणीची अधिसूचना 

- 

क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यू- एम / एचएसजी ( टीसी ) / १३७२ / ११२४७ / 
२०२२-२३ / सन २०२२ उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम विभाग , 
मुंबई याद्वारे अधिसूचीत करीत आहे की , फ्लोरा अॅव्हेन्यु को - ऑप . 
हौसिंग सोसायटी लि . , सीटीएस नं . १३१३ ( पार्ट ) , प्लॉट नं . ७१ / ई -२ , 
फ्लोरा अॅव्हेन्यु , १० वा रोड , सांडू गार्डन जवळ , चेंबूर , 
मुंबई ४०० ०७१. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) यांच्या कलम ९ ( १ ) 
उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था , 
१ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण 
संस्था " असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सह - भागीदारी संस्था ” असे 
करण्यात आले आहे . 

क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यू - एम / जीएनएल / ओ / ११८४५ / २०२२-२३ / 
सन २०२२ / १३५ ९.– उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम विभाग , 
मुंबई याद्वारे अधिसूचीत करीत आहे की , दिशा सेवा सहकारी संस्था 
मर्या . , १०१/६ , सिध्दार्थ कॉलनी , चेंबुर , मुंबई ४०० ०७१. ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम 
क्रमांक २४ ) यांच्या कलम ९ ( १ ) उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
‘ इतर संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 

66 

66 

मुंबई , 
दिनांक २ मे २०२२ . 

डॉ . ज्ञानेश्वर डोंगरे 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
एम विभाग , मुंबई . 

मुंबई , 
दिनांक ५ मे २०२२ . 

डॉ . ज्ञानेश्वर डोंगरे , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
एम विभाग , मुंबई . 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम विभाग 
मुंबई यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 

क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यू - एम / जीएनएल / ओ / ११८४१ / २०२२-२३ / 
सन २०२२ / १३५० उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम विभाग , 
मुंबई याद्वारे अधिसूचीत करीत आहे की , मैत्री महिला सेवा सहकारी 
संस्था मर्या . , ९ ३ / ४ , सिध्दार्थ कॉलनी , डी . ए . चव्हाण प्लॉट , चेंबूर , 
मुंबई ४०० ०७१. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) यांच्या कलम ९ ( १ ) 
उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण 
संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था ” असे करण्यात आले 
आहे . 

डॉ . ज्ञानेश्वर डोंगरे , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

मुंबई , 

दिनांक २ मे २०२२ . 

एम विभाग , मुंबई . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम विभाग 
मुंबई यांजकडून 
नोंदणीची अधिसूचना 

क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यू - एम / जीएनएल / ओ / ११८४२ / २०२२-२३ / 
सन २०२२ / १३५३. – उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम विभाग , 
मुंबई याद्वारे अधिसूचीत करीत आहे की , अभिनव सेवा सहकारी 
संस्था मर्या . , रमाबाई कॉलनी , पी . एल . लोखंडे मार्ग , चेंबूर , मुंबई 
४०० ०८ ९ . ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम २४ ) यांच्या कलम ९ ( १ ) उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 
१ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण 
संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था ” असे करण्यात आले 
आहे . 

66 

डॉ . ज्ञानेश्वर डोंगरे . 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

मुंबई , 

दिनांक ०२ मे २०२२ . 

एम विभाग , मुंबई . 


३३ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून १६ - २२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ - आषाढ १ , शके १ ९ ४४ 

सहनिबंधक , सहकारी संस्था , ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) , 
झो . पु . प्रा . मुंबई यांजकडून 

मुंबई महानगर प्रदेश झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , 
ठाणे यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 

नोंदणीची अधिसूचना 

क्रमांक झोपुप्रा / सहनिस / कार्यासन- १ / टे . सी . ४ / सन २०२२ / SRA / 
CO / OW / २०२२/१८११३ . – सहनिबंधक , सहकारी संस्था , ( पूर्व 
व पश्चिम उपनगरे ) , झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , मुंबई यांचेकडून 
मंजूर केलेल्या उपविधिची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र आम्रपाली महिला 
एस . आर . ए . सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , न.भू.क्र . ५० ए 
( पार्ट ) , व्हिलेज पहाडी गोरेगांव , तीन डोंगरी , शिवाजी नगर , ता . 
बोरीवली , गोरेगांव ( पश्चिम ) , मुंबई ४०० ० ९ ० , ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम 
क्रमांक २४ ) ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.यु.एम. / एस.आर.ए. / 
एच.एस.जी. / टि.सी. / १३३०४ / सन २०२२ , दिनांक १० मे २०२२ नुसार 
नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था , १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण “ संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरु सहभागीदारी 
संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 

क्रमांक मुंमप्रझोपुप्रा / स.नि. / नों.अ. / ३०२ / सन २०२२ – सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , मुंबई महानगर प्रदेश झोपडपट्टी पुनर्वसन 
प्राधिकरण , ठाणे यांचे कडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी 
प्रमाणपत्र , इंपिरियल हाईट्स एस - १ , एस - २ आणि एस -३ सहकारी 
गृहनिर्माण संस्था मर्या . , सी.टी.एस.नं. ९ , ११ , १२ , १३ टिका नं . २ , 
दादोजी कोंडदेव स्टेडीयमसोर , क्रिक रोड , खारटन रोड , ठाणे ( प . ) 
४०० ६०१ ही “ विक्री घटकातील ” संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे ( सन १ ९ ६१ चा नियम क्रमांक २४ ) ९ ( १ ) 
अन्वये नोंदणी क्रमांक टी.एन.ए. / एस.आर.ए. / एच.एस.जी ./ ( टि.सी . ) / 
२१ / सन २०२२ , दिनांक १८ मे २०२२ नुसार नोंदविण्यात आली व 
उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
१ ९ ६१ चा नियम क्र . १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
संस्था " असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी संस्था 
असे करण्यात आले आहे . 

" 

ठिकाण मुंबई , 
दिनांक १० मे २०२२ . 

चेतन चौधरी , 
सहनिबंधक , सहकारी संस्था , 
( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) , 
झो . पु . प्रा मुंबई . 

कुमार चव्हाण , 
सहायक निबंधक , 

ठिकाण ठाणे , 
दिनांक १८ मे २०२२ . 

सहकारी संस्था , मुंबई महानगर प्रदेश , 
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , ठाणे . 

सहनिबंधक , सहकारी संस्था , ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) , 
झो . पु . प्रा . मुंबई यांजकडून 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , एच- पश्चिम विभाग , 
मुंबई यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 

नोंदणीची अधिसूचना 

क्रमांक झोपुप्रा / सहनिस / कार्यासन- १ / टे.सी . ४ / सन २०२२ / SRA / 
CO / OW / २०२२ / १ ९ ८८७ – सहनिबंधक , सहकारी संस्था , ( पूर्व 
व पश्चिम उपनगरे ) , झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , मुंबई यांचेकडून 
मंजूर केलेल्या उपविधिची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र श्रीजी पॅराडाईज 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , सी . टी . एस . नं . ४१४ - सी ( पार्ट ) , 
४१४ - सी -२६ ते ८८ ऑफ व्हिलेज मालाड ( नार्थ ) , खजुरीया टँक 
रोड , अपो . मिलाप सिनेमा , एस . व्ही . रोड , कांदिवली ( पश्चिम ) , मुंबई 
४०० ०६७. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
चे ( सन १ ९ ६१ चा नियम क्रमांक २४ ) ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक 
एम.यु.एम. / एस.आर.ए. / एच.एस.जी. / टि.सी . / १३३१६ / सन २०२२ , 
दिनांक २० मे २०२२ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या 
कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था , १ ९ ६१ चा नियम क्र . 
१० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ संस्था " असून उप वर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागीदारी संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 

क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यूएचडब्ल्यू / एचएसजी / टीसी / १६३४० / सन 
२०२२ / १०६०.– उप निबंधक , सहकारी संस्था , एच- पश्चिम विभाग 
मुंबई , याद्वारे अधिसूचना करीत आहे की , दुआर्ते हेवन को - ऑप 
होसिंग सोसायटी लि . , सी.टी.एस. नं . बी / ६ ९ ० , रिबेलो रोड , बांद्रा 
( पश्चिम ) , मुंबई ४०० ०५० नोंदणी क्रमांक एमयुएम / डब्ल्युएचडब्ल्यु / 
एचएसजी / टीसी / १६३४० / सन २०२२ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० व ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक ९ ) ( १ ) 
अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम 
१२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १ ९ ६१ याचा नियम १० ( १ ) 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागीदारी संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 

66 

66 

बजरंग जाधव , 

ठिकाण मुंबई , 
दिनांक २० मे २०२२ . 

चेतन चौधरी , 
सहनिबंधक , सहकारी संस्था , 
( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) , 
झो . पू . प्रा मुंबई . 

ठिकाण मुंबई , 
दिनांक १८ मे २०२२ . 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
एच - पश्चिम विभाग , मुंबई . 

भाग एक ( को . वि.पु. ) – ५ 


३४ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून १६ - २२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ - आषाढ १ , शके १ ९ ४४ 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम विभाग , 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम विभाग , 
मुंबई यांजकडून 

मुंबई यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 

नोंदणीची अधिसूचना 

क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यूएम / जीएनएल / ओ / ११८४३ / २०२२-२३ / सन 
२०२२/१३५५ . – उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम विभाग , मुंबई 
याद्वारे अधिसुचीत करीत आहे की , श्री प्रेरणा सेवा सहकारी संस्था 
मर्या . , १०१/३ , सिद्धार्थ कॉलनी , चेंबूर , मुंबई ४०० ०७१. ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे ( सन १ ९ ६१ चा 
अधिनियम क्रमांक २४ ) यांच्या कलम ९ ( १ ) उक्त अधिनियमाच्या 
कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १ ९ ६१ चा नियम 
१० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधरण संस्था असून उप 
वर्गीकरण “ इतर संस्था " असे करण्यात आले आहे . 

जा.क्रमांक . एमयुएम / डब्ल्यूएम / एचएसजी ( टीसी ) १३ ९ २ / ११२४८ / 
२०२२-२३ / सन २०२२. – उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम विभाग , 
मुंबई याद्वारे अधिसुचीत करीत आहे की , अनुस्मेरा सेलेस्ट को - ऑप . 
हौसिंग सोसायटी लि . , सीटीएस नं . ८४१ , ८४१ / १ ते ८ , ८४२ / 
१ ते ८ , ३ रा रोड , ऑप . एन . जी . आचार्य मार्ग , चेंबूर , मुंबई ४०० 
०७१. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे ( सन 
१ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) यांच्या कलम ९ ( १ ) उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम 
१ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था 
असुन उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी संस्था ” असे करण्यात 
आले आहे . 

११ 

66 

डॉ . ज्ञानेश्वर डोंगरे , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

ठिकाण मुंबई , 
दिनांक २ मे २०२२ . 

एम विभाग , मुंबई . 

ठिकाण मुंबई , 

डॉ . ज्ञानेश्वर डोंगरे , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
एम विभाग , मुंबई . 

दिनांक ९ मे २०२२ . 

९ 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम विभाग , 

मुंबई यांजकडून 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , म्हाडा यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 

अधिसूचना 

क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यूएम / जीएनएल / ओ / ११८४४ / २०२२-२३ / 
सन २०२२ / १३५७.– उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम विभाग , 
मुंबई याद्वारे अधिसुचीत करीत आहे की , प्रयास सेवा सहकारी संस्था 
मर्या . , ९ , साईबाबा नगर , शेल कॉलनी रोड , चेंबूर , मुंबई ४०० ०७१ . 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे ( सन १ ९ ६१ 
चा अधिनियम क्रमांक २४ ) यांच्या कलम ९ ( १ ) उक्त अधिनियमाच्या 
कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १ ९ ६१ चा नियम 
१० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधरण संस्था ” असून उप 
वर्गीकरण “ इतर संस्था " असे करण्यात आले आहे . 

जा.क्रमांक.उपनि / ससं / मुंशपुउकोमं / बी -१ / ७४२ / २०२२ . – याद्वारे 
अधिसुचीत करण्यात येते की , महालक्ष्मी दर्शन सहकारी गृहनिर्माण 
संस्था मर्यादित . , १०० - सी , शाहिर अमर शेख रोड , जेकब सर्कल , 
महालक्ष्मी , मुंबई ४०० ०११. नोंदणी क्र . एमयुएम / एमएचएडीबी / 
एचएसजी / टीसी / १२२ / २०२२-२०२३ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) यांच्या 
कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यांत आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या 
कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १ ९ ६१ चा नियम 
१० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप 
वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात 
आले आहे . 

66 

66 

66 

डॉ . ज्ञानेश्वर डोंगरे , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

ठिकाण मुंबई , 
दिनांक २ मे २०२२ . 

एम विभाग , मुंबई . 

डॉ . प्रशांत सोनवणे , 

ठिकाण मुंबई , 

दिनांक १ एप्रिल २०२२ . 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
मुंबई शहर , पूर्व उपनगरे व कोकण 
मंडळ कार्यक्षेत्र , कोकण गृहनिर्माण व 
क्षेत्रविकास मंडळ , म्हाडा , मुंबई . 


३५ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून १६ - २२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ - आषाढ १ , शके १ ९ ४४ 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत यांजकडून 
नोंदणीची अधिसूचना 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत यांजकडून 
नोंदणीची अधिसूचना 

क्रमांक आरजीडी / केजेटी / एचएसजी ( टिसी ) / ४८३४ / २०२१-२२ / 
सन २०२१/६२६ . – सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत , 
जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , या प्रमाणपत्राद्वारे 
प्रमाणित करण्यात येते की , गुरुकृपा सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या . , 
सर्व्हे नं . १ ९ / १ अ , प्लॉट नं . १५ , १६ , १ ९ , मौजे- मुद्रे ( खुर्द ) , ता . कर्जत , 
जि . रायगड . 

क्रमांक आरजीडी / केजेटी / एचएसजी ( टिसी ) / ४ ९ ३३ / २०२१-२२ / 
सन २०२१ / ६ ९९ . – सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत , 
जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , या प्रमाणपत्राद्वारे 
प्रमाणित करण्यात येते की , लक्ष्मी कॅस्टलो बी . विंग , सहकारी 
गृहनिर्माण संस्था मर्या . , सर्व्हे नं . ६३ , प्लॉट नं . ३ ते ५ , मौजे - बोपेले , 
नेरळ , ता . कर्जत , जि . रायगड . 

ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) 
अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम 
१२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६० व नियम 
१० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सहकारी गृहनिर्माण संस्था " असून 
उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी सहकारी संस्था " असे करण्यात 
आले आहे . 

ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) 
अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम 
१२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६० व नियम 
१० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सहकारी गृहनिर्माण संस्था " असून 
उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी सहकारी संस्था " असे करण्यात 
आले आहे . 

66 

66 

बालाजी कटकदौंड , 
सहायक निबंधक , 

बालाजी कटकदौंड , 
सहायक निबंधक , 

कर्जत , 

कर्जत , 

दिनांक २३ नोव्हेंबर २०२१ . 

सहकारी संस्था , ता . कर्जत . 

दिनांक २३ डिसेंबर २०२१ . 

सहकारी संस्था , ता . कर्जत . 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत यांजकडून 
नोंदणीची अधिसूचना 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत यांजकडून 
नोंदणीची अधिसूचना 

- 

क्रमांक आरजीडी / केजेटी / एचएसजी ( टिसी ) / ४ ९ ३२ / २०२१-२२ / 
सन २०२१ / ६ ९ ७ . – सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत , 
जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , या प्रमाणपत्राद्वारे 
प्रमाणित करण्यात येते की , लक्ष्मी कॅस्टलो ओ विंग सहकारी गृहनिर्माण 
संस्था मर्या . , सर्व्हे नं . ६३ , प्लॉट नं . ३ ते ५ , मौजे - बोपेले , नेरळ , 
ता . कर्जत , जि . रायगड . 

क्रमांक आरजीडी / केजेटी / एचएसजी ( टिसी ) / ४ ९ ३४ / २०२१-२२ / 
सन २०२१/७०१ . – सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत , 
जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , या प्रमाणपत्राद्वारे 
प्रमाणित करण्यात येते की , लक्ष्मी कॅस्टलो सी . विंग , सहकारी 
गृहनिर्माण संस्था मर्या . , सर्व्हे नं . ६३ , प्लॉट नं . ३ ते ५ , मौजे - बोपेले , 
नेरळ , ता . कर्जत , जि . रायगड . 

ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) 
अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम 
१२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६० व नियम 
१० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सहकारी गृहनिर्माण संस्था " असून 
उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी सहकारी संस्था " असे करण्यात 
आले आहे . 

ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) 
अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम 
१२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६० व नियम 
१० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सहकारी गृहनिर्माण संस्था " असून 
उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी सहकारी संस्था " असे करण्यात 
आले आहे . 

66 

66 

बालाजी कटकदौंड , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , ता . कर्जत . 

बालाजी कटकदौंड , 
सहायक निबंधक , 

कर्जत , 

कर्जत , 

दिनांक २३ डिसेंबर २०२१ . 

दिनांक २३ डिसेंबर २०२१ . 

सहकारी संस्था , ता . कर्जत . 

भाग एक ( को.वि.पु. ) – ५ अ 


३६ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून १६ - २२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ - आषाढ १ , शके १ ९ ४४ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत यांजकडून 
नोंदणीची अधिसूचना 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत यांजकडून 
नोंदणीची अधिसूचना 

क्रमांक आरजीडी / केजेटी / एचएसजी ( टिसी ) / ४ ९ ३५ / २०२१-२२ / 
सन २०२१ / ७०३.– सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत , 
जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , या प्रमाणपत्राद्वारे 
प्रमाणित करण्यात येते की , लक्ष्मी कॅस्टलो एफ . विंग , सहकारी 
गृहनिर्माण संस्था मर्या . , सर्व्हे नं . ६३ , प्लॉट नं . ३ ते ५ , मौजे - बोपेले , 
नेरळ , ता . कर्जत , जि . रायगड . 

क्रमांक आरजीडी / केजेटी / एचएसजी ( टिसी ) / ४ ९ ३७ / २०२१-२२ / 
सन २०२१/७२५ . – सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत , 
जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , या प्रमाणपत्राद्वारे 
प्रमाणित करण्यात येते की , गृहशक्ती को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी 
एच , आय , जे , के आणि एल लि . , सर्व्हे नं . ६१ , प्लॉट नं . ५८ , ५ ९ , 
६० , मु . पो . लाडीवली , ता . कर्जत , जि . रायगड . 

ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) 
अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम 
१२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६० व नियम 
१० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सहकारी गृहनिर्माण संस्था ” असून 
उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी सहकारी संस्था " असे करण्यात 
आले आहे . 

ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) 
अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम 
१२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६० व नियम 
१० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सहकारी गृहनिर्माण संस्था " असून 
उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी सहकारी संस्था " असे करण्यात 
आले आहे . 

66 

66 

" 

" 

बालाजी कटकदौंड , 
सहायक निबंधक , 

बालाजी कटकदौंड , 
सहायक निबंधक , 

कर्जत , 

कर्जत , 

दिनांक २३ डिसेंबर २०२१ . 

सहकारी संस्था , ता . कर्जत . 

दिनांक ३० डिसेंबर २०२१ . 

सहकारी संस्था , ता . कर्जत . 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत यांजकडून 
नोंदणीची अधिसूचना 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत यांजकडून 
नोंदणीची अधिसूचना 

क्रमांक आरजीडी / केजेटी / एचएसजी ( टिसी ) / ४ ९ ३६ / २०२१-२२ / 
सन २०२ ९ / ७०५ . – सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत , 
- 
जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , या प्रमाणपत्राद्वारे 
प्रमाणित करण्यात येते की , झेहरा पॅलेस को - ऑप . सहकारी गृहनिर्माण 
संस्था मर्या . , सर्व्हे नं . १५२ , प्लॉट नं . १२ , १३ , मौजे - ममदापूर , 
ता . कर्जत , जि . रायगड . 

क्रमांक आरजीडी / केजेटी / एचएसजी ( टिसी ) / ४ ९ ६१ / २०२१-२२ / 
सन २०२१/१५८ . सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत , 
जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , या प्रमाणपत्राद्वारे 
प्रमाणित करण्यात येते की , लेकेंद्र लोकेंद्र सहकारी गृहनिर्माण संस्था 
मर्या . , सिटी सर्व्हे नं . १ ९ / १ , १ ९ / २ , मौजे कर्जत , बाजारपेठ , 
ता . कर्जत , जि . रायगड . 

ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) 
अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम 
१२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६० व नियम 
१० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सहकारी गृहनिर्माण संस्था " असून 
उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी सहकारी संस्था ” असे करण्यात 
आले आहे . 

ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) 
अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम 
१२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६० व नियम 
१० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सहकारी गृहनिर्माण संस्था " असून 
उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी सहकारी संस्था " असे करण्यात 
आले आहे . 

66 

66 

बालाजी कटकदौंड , 
सहायक निबंधक , 

बालाजी कटकदौंड , 
सहायक निबंधक , 

कर्जत , 

कर्जत , 

दिनांक २३ डिसेंबर २०२१ . 

सहकारी संस्था , ता . कर्जत . 

दिनांक १४ मार्च २०२२ . 

सहकारी संस्था , ता . कर्जत . 


३७ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून १६ - २२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ - आषाढ १ , शके १ ९ ४४ 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत यांजकडून 
अधिसूचना 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत यांजकडून 
अधिसूचना 

क्रमांक आरजीडी / केजेटी / एचएसजी ( टीसी ) / ४ ९ ६२ / २०२१-२२ / 
सन २०२२. – सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत , जि . रायगड 
याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात 
येते की , युनिटी प्लॅनेट सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या . , सर्व्हे 
नं . १६ ९ / ११ , ममदापूर - नेरळ , ता . कर्जत , जि . रायगड . 

क्रमांक आरजीडी / केजेटी / एचएसजी ( टीसी ) / ४ ९ ६५ / २०२१-२२ / 
सन २०२२. – सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत , जि . रायगड 
याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात 
येते की , समर्थ एनक्लेव्ह सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या . , प्लॉट नं . 
१ आणि ४ , सर्व्हे नं . ३० / २ / सी / ४ / बी , बोपेले- नेरळ , ता . कर्जत , 
जि . रायगड . नोंदणी क्रमांक आरजीडी / केजेटी / एचएसजी ( टिसी ) / 
४ ९ ६५ / २०२२-२३ / सन २०२२ , दिनांक १२ एप्रिल २०२२ . 

ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) 
आणि कलम १५४ ( ब ) ( २ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व 
उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १ ९ ६० व नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सहकारी 
गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 

66 

ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) 
आणि कलम १५४ ( ब ) ( २ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व 
उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १ ९ ६० व नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण 
संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 
सहकारी संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 

66 

बालाजी कटकदौंड , 
सहायक निबंधक , 

कर्जत , 

बालाजी कटकदौंड , 

दिनांक ३० मार्च २०२२ . 

सहकारी संस्था , ता . कर्जत . 

कर्जत , 

सहायक निबंधक , 

दिनांक १२ एप्रिल २०२२ . 

सहकारी संस्था , ता . कर्जत . 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत यांजकडून 
अधिसूचना 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत यांजकडून 
अधिसूचना 

क्रमांक आरजीडी / केजेटी / एचएसजी ( टीसी ) / ४ ९ ६३ / २०२१-२२ / 
सन २०२२. – सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत , जि . रायगड 
याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात 
येते की , क्राऊन सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या . , सर्व्हे नं . १७ / C / २ , 
मौजे - गुंडगे , ता . कर्जत , जि . रायगड . 

क्रमांक आरजीडी / केजेटी / एचएसजी ( टीसी ) / ४ ९ ६७ / २०२१-२२ / 
सन २०२२. – सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत , जि . रायगड 
याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात 
येते की , गार्डन व्हिव सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या . , सर्व्हे नं . १६ ९ , 
प्लॉट नं . २७ , ममदापूर नोंदणी क्रमांक आरजीडी / केजेटी / एचएसजी 
( टिसी ) / ४ ९ ६७ / २०२२-२३ / सन २०२२ , दिनांक १२ एप्रिल २०२२ . 

ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) 
आणि कलम १५४ ( ब ) ( २ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व 
उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १ ९ ६० व नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सहकारी 
गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
सहकारी संस्था " असे करण्यात आले आहे . 

ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) 
आणि कलम १५४ ( ब ) ( २ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व 
उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १ ९ ६० व नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
संस्था " असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 
सहकारी संस्था " असे करण्यात आले आहे . 

66 

कर्जत , 

बालाजी कटकदौंड , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , ता . कर्जत . 

दिनांक ३१ मार्च २०२२ . 

बालाजी कटकदौंड , 
सहायक निबंधक , 

कर्जत , 

दिनांक १२ एप्रिल २०२२ . 

सहकारी संस्था , ता . कर्जत . 


३८ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून १६ - २२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ - आषाढ १ , शके १ ९ ४४ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत यांजकडून 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत यांजकडून 
अधिसूचना 

अधिसूचना 

क्रमांक आरजीडी / केजेटी / एचएसजी ( टीसी ) / ४ ९ ६८ / २०२१-२२ / 
सन २०२२. – सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत , जि . रायगड 
याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात 
येते की , तुलशीदर्शन ७ अ , ब , क , ड सहकारी गृहनिर्माण संस्था 
मर्या . , ८० / १ / अ , ८० / २ अ +२ ब , ९ ४ / १ / अ / ४ , मौजे- ममदापूर 
नेरळ ( पूर्व ) , ता . कर्जत , जि . रायगड . नोंदणी क्रमांक आरजीडी / 
केजेटी / एचएसजी ( टिसी ) / ४ ९ ६८ / २०२२-२३ / सन २०२२ , 
दिनांक १ ९ एप्रिल २०२२ . 

क्रमांक आरजीडी / केजेटी / एचएसजी ( टीसी ) / ४ ९ ७० / २०२१-२२ / 
सन २०२२. – सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत , जि . रायगड 
याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात 
येते की , शिवसृष्टी पार्क कॉम्प्लेक्स सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या . , 
सर्व्हे नं . १४ , विंग अ ते के व विंग आर ते झेड , हिस्सा नं , १ ब , 
१ क , १ ड व ५ ब - २ , मौजे शेलू बांधिवली , ता . कर्जत , जि . रायगड . 
नोंदणी क्रमांक आरजीडी / केजेटी / एचएसजी ( टिसी ) / ४ ९ ७० / २०२२ 
२३ / सन २०२२ , दिनांक २५ एप्रिल २०२२ . 

ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) 
आणि कलम १५४ ( ब ) ( २ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व 
उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १ ९ ६० व नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
संस्था " असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 
सहकारी संस्था " असे करण्यात आले आहे . 

ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) 
आणि कलम १५४ ( ब ) ( २ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व 
उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १ ९ ६० व नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण 
संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 
सहकारी संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 

66 

66 

66 

66 

" 

बालाजी कटकदौंड , 

बालाजी कटकदौंड , 
सहायक निबंधक , 

कर्जत , 

सहायक निबंधक , 

कर्जत , 

दिनांक १ ९ एप्रिल २०२२ . 

सहकारी संस्था , ता . कर्जत . 

दिनांक २५ एप्रिल २०२२ . 

सहकारी संस्था , ता . कर्जत . 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत यांजकडून 
अधिसूचना 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत यांजकडून 
अधिसूचना 

क्रमांक आरजीडी / केजेटी / एचएसजी ( टीसी ) / ४ ९ ६ ९ / २०२१-२२ / 
सन २०२२. – सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत , जि . रायगड 
याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात 
येते की , गजानन हाईटस सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या . , सर्व्हे नं . 
१७ , हिस्सा नं . २ - ए , प्लॉट नं . ५ , मौजे- मुर्दे ( खुर्द ) कर्जत , जि . 
रायगड नोंदणी क्रमांक आरजीडी / जेटी / एचएसजी ( टीसी ) / ४ ९ ६ ९ / 
२०२२-२३ / सन २०२२ , दिनांक २१ एप्रिल २०२२ . 

क्रमांक आरजीडी / केजेटी / एचएसजी ( टीसी ) / ४ ९ ७४ / २०२१-२२ / 
सन २०२२. – सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत , जि . रायगड 
याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात 
येते की , सौशिल्या बिल्डिंग नं . १ सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या . , 
सर्व्हे नं . १५ , १६ , १८/२ , १८/३ , B / १ , १८/३ , B / २ , १८ / ३A , 
१८ / ३D / २ , १८१/१ , २२/१ , व्हिलेज ममदापुर , ता . कर्जत , 
जि . रायगड . नोंदणी क्रमांक आरजीडी / केजेटी / एचएसजी ( टिसी ) / 
४ ९ ७४ / २०२२-२३ / सन २०२२ , दिनांक २ ९ एप्रिल २०२२ . 

ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) 
आणि कलम १५४ ( ब ) ( २ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व 
उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १ ९ ६० व नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
संस्था " असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 
सहकारी संस्था " असे करण्यात आले आहे . 

ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) 
आणि कलम १५४ ( ब ) ( २ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व 
उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १ ९ ६० व नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 
सहकारी संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 

66 

66 

बालाजी कटकदौंड , 
सहायक निबंधक , 

कर्जत , 

बालाजी कटकदौंड , 
सहायक निबंधक , 

दिनांक २१ एप्रिल २०२२ . 

सहकारी संस्था , ता . कर्जत . 

कर्जत , 

दिनांक २ ९ एप्रिल २०२२ . 

सहकारी संस्था , ता . कर्जत . 


३ ९ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून १६ - २२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ - आषाढ १ , शके १ ९ ४४ 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत यांजकडून 
नोंदणीची अधिसूचना 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत यांजकडून 
नोंदणीची अधिसूचना 

क्रमांक आरजीडी / केजेटी / एचएसजी ( टिसी ) / ४ ९ ७५ / २०२१-२२ / 
सन २०२२. – सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत , जि . रायगड 
याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात 
येते की , सौशिल्या बिल्डिंग नं . २ सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या . , 
सर्व्हे नं . १५ , १६ , १८/२ , १८/३ , B / १ , १८ / ३B / २ , १८ / ३A , 
१८ / ३D / २ , १८१/१ , २२/१ , व्हिलेज ममदापुर , ता . कर्जत , 
जि . रायगड . नोंदणी क्रमांक आरजीडी / केजेटी / एचएसजी ( टिसी ) / 
४ ९ ७५ / २०२२-२३ / सन २०२२ , दिनांक २ ९ एप्रिल २०२२ . 

क्रमांक आरजीडी / केजेटी / एचएसजी ( टिसी ) / ४ ९ ७८ / २०२१-२२ / 
सन २०२२. – सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत , जि . रायगड 
याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात 
येते की , सौशिल्या बिल्डिंग नं . ५ सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या . , 
सर्व्हे नं . १५ , १६ , १८/२ , १८ / ३B / १ , १८ / ३B / २ , १८ / ३A , 
१८ / ३D / २ , १८१/१ , २२/१ , व्हिलेज ममदापुर , ता . कर्जत , 
जि . रायगड . नोंदणी क्रमांक आरजीडी / केजेटी / एचएसजी ( टिसी ) / 
४ ९ ७८ / २०२२-२३ / सन २०२२ , दिनांक २ ९ एप्रिल २०२२ . 

ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) 
आणि कलम १५४ व ब ( २ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व 
उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , 
१ ९ ६० व नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था 
असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण सहकारी 
संस्था " असे करण्यात आले आहे . 

ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) 
आणि कलम १५४ व ब ( २ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व 
उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १ ९ ६० व नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 
सहकारी संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 

66 

" 

बालाजी कटकदौंड , 

बालाजी कटकदौंड , 
सहायक निबंधक , 

कर्जत , 

कर्जत , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , ता . कर्जत . 

दिनांक २ ९ एप्रिल २०२२ . 

दिनांक २ ९ एप्रिल २०२२ . 

सहकारी संस्था , ता . कर्जत . 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत यांजकडून 
नोंदणीची अधिसूचना 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत यांजकडून 
नोंदणीची अधिसूचना 

— 

क्रमांक आरजीडी / केजेटी / एचएसजी ( टिसी ) / ४ ९ ७६ / २०२१-२२ / 
सन २०२२. – सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत , जि . रायगड 
याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात 
येते की , सौशिल्या बिल्डिंग नं . ३ सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या . , 
सर्व्हे नं . १५ , १६ , १८/२ , १८ / ३B / १ , १८ / ३B / २ , १८ / ३A , 
१८ / ३D / २ , १८१ / १ ९ , २२/१ , व्हिलेज ममदापुर , ता . कर्जत , 
जि . रायगड . नोंदणी क्रमांक आरजीडी / केजेटी / एचएसजी ( टिसी ) / 
४ ९ ७६ / २०२२-२३ / सन २०२२ , दिनांक २ ९ एप्रिल २०२२ . 

क्रमांक आरजीडी / केजेटी / एचएसजी ( टिसी ) / ४ ९ ७ ९ / २०२१-२२ / 
सन २०२२. – सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत , जि . रायगड 
याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात 
येते की , प्लॅटीनम सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या . , कर्जत सीटी सर्व्हे 
नं . २८- ब / २ / अ , मौजे कर्जत , ता . कर्जत , जि . रायगड . नोंदणी 
क्रमांक आरजीडी / केजेटी / एचएसजी ( टिसी ) / ४ ९ ७ ९ / २०२२-२३ / सन 
२०२२ , दिनांक १० मे २०२२ नुसार महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
क्रमांक ( २४ ) कलम ९ ( १ ) आणि कलम १५४ ( ब ) ( २ ) अन्वये 
नोंदण्यात आलेली आहे . 

ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) 
आणि कलम १५४ व ब ( २ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व 
उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १ ९ ६० व नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 
सहकारी संस्था " असे करण्यात आले आहे . 

ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) 
आणि कलम १५४ ( ब ) ( २ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व 
उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , 
१ ९ ६० व नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सहकारी गृहनिर्माण 
संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 
संस्था " असे करण्यात आले आहे . 

66 

66 

बालाजी कटकदौंड , 
सहायक निबंधक , 

बालाजी कटकदौंड , 
सहायक निबंधक , 

कर्जत , 

कर्जत , 

दिनांक २ ९ एप्रिल २०२२ . 

सहकारी संस्था , ता . कर्जत . 

दिनांक १० मे २०२२ . 

सहकारी संस्था , ता . कर्जत . 


४० 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून १६ - २२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ - आषाढ १ , शके १ ९ ४४ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत यांजकडून 
नोंदणीची अधिसूचना 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , मुरबाड यांजकडून 
अधिसूचना 

क्रमांक आरजीडी / केजेटी / एचएसजी ( टिसी ) / ४ ९ ८० / २०२२-२३ / 
सन २०२२. – सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत , जि . रायगड 
याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात 
येते की , ओमकार रेसीडेन्सी इमारत नं . १ व २ सहकारी गृहनिर्माण 
संस्था मर्या . , सर्व्हे नं . २७ / ४A / ७ आणि मौजे - बोपेले , नेरळ , 
ता . कर्जत , जि . रायगड . नोंदणी क्रमांक आरजीडी / केजेटी / एचएसजी 
( टीसी ) / ४ ९ ८० / २०२२ - २३ / सन २०२२ , दिनांक १० मे २०२२ नुसार 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम क्रमांक ( २४ ) कलम ९ ( १ ) 
आणि कलम १५४ ( ब ) ( २ ) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे . 

वाचा . महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
९ ( १ ) व त्याखालील नियम , १ ९ ६१ चे नियम ५ ( ३ ) 
क्रमांक सनिमु / वि- ३ / संस्था नोंदणी / अधिसूचना / ६८ / सन २०२ ९ १ . - 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , मुरबाड , यांचेद्वारे अधिसूचित 
करण्यात येत आहे की , कृपाली को . ऑप . हौसिंग सोसायटी 
लि . , सर्व्हे क्र . १४७/२ , मु . पो . धसई , ता . मुरबाड , जि . ठाणे , ही 
संस्था , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) 
अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून तिचा नोंदणी क्रमांक टीएनए / 
एमबीडी / ( एचएसजी ) / ( टीसी ) / ३०४६ ९ / २०२१-२२ / सन २०२१ , दिनांक 
१८ जून २०२१ , असा आहे . तसेच उक्त अधिनियमातील कलम 
१२ ( १ ) व त्याखालील नियम , १ ९ ६१ चे नियम , १० ( १ ) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " 
गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 
सदरची अधिसूचना आज दिनांक १८ जून २०२१ रोजी काढण्यात 
येत आहे . 

66 

66 

ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) 
आणि कलम १५४ ( ब ) ( २ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व 
उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , 
१ ९ ६० व नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सहकारी गृहनिर्माण 
संस्था " असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 
संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 

66 

" 

बालाजी कटकदौंड , 

दिपक पाडवी , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , मुरबाड . 

कर्जत , 

सहायक निबंधक , 

मुरबाड . 

दिनांक १० मे २०२२ . 

सहकारी संस्था , ता . कर्जत . 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , मुरबाड यांजकडून 
अधिसूचना 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , एफ / एस विभाग , मुंबई 
यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 

वाचा . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 

— 

९ ( १ ) व त्याखालील नियम , १ ९ ६१ चे नियम ५ ( ३ ) 
क्रमांक सनिमु / वि -३ / संस्था नोंदणी / अधिसूचना / ४५ / सन २०२ ९ १ . - 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , मुरबाड , यांचेद्वारे अधिसूचित 
करण्यात येत आहे की , श्रीप्रभूचरण को . ऑप . हौसिंग सोसायटी 
लि . , सव्र्व्हे क्र . ६६/५ , प्लॉट क्र . ३७ , तोंडलीकर नगर , मुरबाड , 
ता . मुरबाड , जि . ठाणे ही संस्था , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून तिचा 
नोंदणी क्रमांक टीएनए / एमबीडी / ( एचएसजी ) / ( टीसी ) / ३०४६८ / २०२१ 
२२ / सन २०२१ , दिनांक २८ मे २०२१ , असा आहे . तसेच उक्त 
अधिनियमातील कलम १२ ( १ ) व त्याखालील नियम , १ ९ ६१ चे नियम 
१० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
“ मालकी हक्क सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 
सदरची अधिसूचना आज दिनांक २८ मे २०२१ रोजी काढण्यात 
येत आहे . 

क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यु - एफ / एसएचएसजी / १२७ / २०२२ . – सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , एफ / एस विभाग , मुंबई याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे की , एव्हिता को . ऑप . हौसिंग सोसायटी लि . , सी एस 
४२ ९ आणि ३ / ४२ ९ , जी . डी . आंबेकर मार्ग , एकनाथ घाडी मार्ग , 
हाफकीन महामंडळाच्या बाजूला , परेल , मुंबई ४०० ०१२. ही संस्था , 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व सन १ ९ ६१ चा 
अधिनियम क्रमांक २४ यांच्या कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात 
आली आहे व उपरोक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था , १ ९ ६१ चा नियम , १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था ” असे आहे . 

66 

66 

" 

अनिल देवकर , 

सहायक निबंधक , 

मुंबई , 
दिनांक १७ मे २०२२ . 

दिपक पाडवी , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , मुरबाड . 

सहकारी संस्था , 
एफ / एस विभाग , मुंबई . 

मुरबाड . 

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


